RNI No.MAHBIL /2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 


[ got 86, fonta : 544 88.00 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


THE COMMISSIONER OF POLICE , 


GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL 

PROCEDURE CODE 1973 ) 


No. CP /IX / (6 / 2266 /( 06 )/2018.—Whereas , it is 
likely that terrorists /anti-national elements 
might make use of drones, remote controlled 
micro - light aircrafts, aerial missile, para- gliders 
in their attacks and thereby endanger the life 
and limb of public at large , destroy public 
property and cause disturbance to Law and 
Order in the Brihanmumbai Police 
Commissionerate area ; 

2. And Whereas , it has become necessary 
that some checks should be put on the activities 
of terrorists / anti-national elements across the 
Brihanmumbai Police Commissionerate to 
prevent the attack through such drones , 
remote controlled micro - light aircrafts , aerial 
missiles , para - gliders , and immediate 
necessary action should be taken to prevent 
the same ; 

3. Now Therefore , I, Dipak Devraj, Deputy 
Commissioner of Police , (Operations) , 
Brihanmumbai and Executive Magistrate , vide 
powers conferred upon me under section 144 
of the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II 
of 1974 ) , do hereby order that no flying 


activities of drone, remote controlled micro 
light aircrafts, aerialmissiles , para - gliders , etc. 
shall be allowed in the jurisdiction of 
Brihanmumbai Police Commissionerate for the 
period of next 30 Days, i.e. from 24th July 2018 
to 22nd August 2018 except for aerial 
surveillance through such devices by Mumbai 
Police or by specific permission in writing by 
Deputy Commissioner of Police (Operation ), 
Brihanmumbai. 

4. This order shall remain in force with 
effect 00.01 hrs . of 24th July 2018 till 24.00 hrs . 
of 22nd August 2018 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall 
be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually 
to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the 
information of public , through press and by 
affixing copies on the Notice Boards of the 
police stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , 
Municipal Ward offices, and by affixing copies 
at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 20th 
day of the July 2018 . 


DIPAK DEVRAJ, 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations ), and 
Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


ATT 1C ( fa.g.) — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांजकडून 
जुने जकात घर, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 

अधिसूचना 
क्रमांक उजि / भुसं /मुं.श / अधिसूचना / प्र.क्र . / ४६२/ २०१८. - ज्याअर्थी, नगरविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२, यांचे अवर सचिव 
यांनी क्रमांक टीपीबी-४३०६/ ४३१ / प्र.क्र . १३४ / ०६ / नवि -११, दिनांक ६ जून २००६ , अधिसूचनेद्वारे ताडदेव विभागातील सी.एस.क्र . ४१ व २८४ 
क्षेत्र १७०६.५३ चौ.मी. जमीन भूमिसंपादन अधिनियम, १८ ९ ४ (१८ ९ ४ चा एक ) च्या कलम ६ च्या उपबंधानुसार आणि संलग्न महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६ मधील उप - कलम ( ४ ) व उप - कलम ( २) द्वारे उक्त जमीनी नगरविकास विभाग अधिसूचना क्रमांक 
टीपीबी-४३९ ० /१ ९० / युडी-११ ( आरडीपी), दिनांक ६ जुलै १९९१, अन्वये मंजूर केलेल्या दिनांक १६ सप्टेंबर १९९१ पासून अंमलात आलेल्या 
बृहन्मुंबईच्या “ डी ” विभागाच्या सुधारित विकास योजनेत ( यापुढे “ उक्त योजना ” असा उल्लेख केला आहे. ) “ महानगरपालिका किरकोळ 
मंडई ” या सार्वजनिक कारणासाठी (यापुढे “ उक्त प्रयोजन ” असा उल्लेख केला आहे.) आवश्यक असल्याचे अधिसुचित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, यांचे शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी-४३१४ /१८१ / प्र.क्र . ९५ / २०१५ / नवि -११, दिनांक 
२४ ऑगस्ट २०१५, अन्वये मंजूर बेट शहरातील मंजूर विकास योजनेमधील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६( २) 
व १२६( ४ ) खाली भूसंपादनाबाबत अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर यांना प्रदान करण्यात आल्या 


आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रयोजन मुंबई महानगरपालिकेच्या १९९ १ च्या मंजूर दुरुस्त विकास आराखड्यात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगरपालिकेने उक्त प्रयोजनासाठी समायोजन आरक्षण योजनेअंतर्गत खालील अनुसूचीमधील जमिनीच्या भूधारकाला 
विकास करु देण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी ठराव केल्याचे प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र 
क्र . CHE / १२३७४ / DPC , दिनांक १५ मे २०१५, अन्वये नगरविकास विभागाला कळविले व भूसंपादन रद्द करण्याची विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या कडील पत्र क्र . टीपीबी-४३१५ / ६१९ /प्र.क्र . ३१ / २०१८ / नवि -११, दिनांक ६ मार्च 
२०१८ , अन्वये खालील अनुसूचीतील जमिनीबाबत भूसंपादन रद्द करण्याची अधिसूचना निर्गमित करण्यासाठी प्रकरण जिल्हाधिकारी मुंबई शहर 
यांचेकडे वर्ग केले आहे 

आणि ज्याअर्थी, भूधारक यांचे प्राधिकृत कुळमुखत्यारधारक यांनी उक्त प्रयोजनासाठी भूसंपादन प्रक्रिया रद्द झाल्यास कोणतेही नुकसान 
भारपाईची मागणी किंवा दावा करणार नाही, असे दिनांक २५ मे २०१८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून दिले आहे . 

त्याअर्थी, खालील अनुसुचीतील जमिनीचे भूसंपादन , भूमिसंपादन अधिनियम, १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा एक ) च्या कलम ४८(१), अन्वये रद्द 
करण्यात येत आहे. 

अनसूची 
जिल्हा व विभाग अथवा ज्यामध्ये जमीन समाविष्ट आहे. 

ताडेदव विभाग, मुंबई. 
आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्रफळ सार्वजनिक उपयोग ज्यासाठी जमीन आरक्षित आहे . 

( चौ . मीटरमध्ये ) 


भूकर क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


४१ 


११०८.७० 


महानगरपालिका किरकोळ मंडई 


मुंबई , 
दिनांक १९ जुलै २०१८ . 


शिवाजी जोंधळे, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


३ 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI CITY 


Old Custom House , Fort, Mumbai 400 001. 


NOTIFICATION 


No. DC /LA /MC /Notification /C No./462/2018.—Whereas , Under Secretary of Urban Development 
Department. Mantralay , Mumbai 400 032 , vide Notification No. TBP /4306 /431/ C No.134 / 06 /UD - 11 , dated 
6th June 2006 notified CS No. 41 and 284 area 1706.53 sq.mts. land of Tardeo division ( hereinafter referred 
to as " said lands ” ) under section 6 of Land Acquisition Act , 1894 ( 1 of 1894 ) read with section 126 ( 4 ) and 
126 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 that were reserved for Municipal Retail 
Market (hereinafter referred to as “ said purpose” ) in Revised Development Plan of “ D ” Ward published in 
Urban Development Department s notification No TBP 4390 /190 /UD - 11 (RDP ), dated 6th July 1991 and 
effective from 16th September 1991 were notified as required for the said purpose ; 

And whereas, Urban Development Department , Mantralay , Mumbai vide its Government 
Resolution No. TBP - 4314 / 181/ C No.95 /2015 /UD - 1 dated 24th August 2015 delegated powers of 
issuing Notifications under sections 126 (4 ) and 126 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 regarding land acquisition included in Approved Development Plan for 
Island City to Collector , Mumbai City ; 

And whereas , said purpose is included in Municipal Corporation of Greater Mumbai s 
Revised Development Plan of 1991 ; 

And whereas , Municipal Corporation of Greater Mumbai through its Chief Engineer 
(Development Planning ), has requested Urban Development Department for withdrawing 
from acquisition process of land mentioned in schedule mentioned below as land owner is 
permitted to develop it under accommodation reservation scheme vide its Letter No. CHE / 
12374 /DPC dated 15th May 2015 ; 

And whereas, Urban Development Department , Mantralay, Mumbai vide its Letter No. 
TBP- 4315 /619 / C S No.31/ 2018 /UD - 11 , dated 6th March 2018 , has sent the proposal to issue 
notification for withdrawal of acquisition process of the land mentioned in schedule below to 
Collector , Mumbai City ; 

And whereas, Land owner through her constituted Power of Attorney holder has 
submitted on Affidavit dated 25th May 2018 that she will not claim compensation in case the 
acquisition process is withdrawn . 

Now , therefore , the land acquisition of the land mentioned in following schedule is 
cancelled under section 48 ( 1), of Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ). 

Schedule 
District, Area or locality in which the said land is situated : Tardeo Division , Mumbai 


.. 


Cadastral Survey No. 


Public purpose for which the land is reserved 


Approximate area of the land 

needed ( in sq.mt. ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


41 


1108.70 


Municipal Retail Market 


Mumbai, 
dated 19th July 2018 . 


SHIVAJI JONDHALE , 
Collector of Mumbai City . 


ATC ( fa.g.) - 834 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

नगरविकास विभाग 
शिबीर कार्यालय, नागपूर , दिनांक ५ जुलै २०१८ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६. 

क्रमांक टीपीएस -१२१२/ १४०५ / प्र.क्र . २४४ / १३ / नवि - १२. - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ४० मधील तरतूदीनुसार शासन नगरविकास आणि सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-१२७५ / ११ ९९ / युडी -८ , दिनांक १५ मार्च, १९ ७६ अन्वये अंबरनाथ , कुळगाव- बदलापूर व परिसर 
अधिसूचित क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे.) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची 
( मुंमप्रविप्रा) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण ” असा करण्यात आला 


आहे. ) ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे .) 
तिच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह ( यापुढेजिचा उल्लेख “ उक्त विकास नियंत्रण नियमावली ” असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३१(१ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०४ / ९ ४१/ प्र.क्र . १६३/ ०४ / नवि -१२ , दिनांक २५ जुलै २००५ 
(यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे. ) अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या प्रस्तावानुसार मौ . कोहोज खुंटवली, ता . अंबरनाथ येथील हाल्याचा पाडा येथील सिसनं . ४ ९ ६५ ते 
४ ९ ६८ , ७०१४ ते ७०४५ या जमिनीचा काही भाग १८.०० मी . रुंद रस्त्याने बाधीत होत असून , उर्वरित भाग वाणिज्य परिमंडळात समाविष्ट आहे. 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी वाणिज्य विभागातून वगळून गावठाणामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमातील कलम ३७( १) 
अन्वयेची कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचेनिदेश क्रमांक राम / टीपीएस -१२०८ / ४१९/ प्र.क्र . २५४ / १० / नवि -१२ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०११ अन्वये शासनाने उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणास दिले आहेत ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त निदेश ” असा करण्यात 
आला आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या उक्त निदेशास अनुसरुन उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या ३७(१) अन्वयेची वैधानिक 
कार्यवाही पुर्ण करून उक्त जमिनी वाणिज्य परिमंडळातून वगळून गावठाणामध्ये समाविष्ट करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाकडे दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यकती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही 
बदलासह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २ ) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव काही बदलासह मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये 
शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

नोंद 
विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मो. कोहोज - खुंटवली, ता . अंबरनाथ येथील हाल्याचा पाडा येथील सि स.नं. ४ ९ ६५ ते 
४ ९६८ व ७०१४ ते ७०४५ या जमिनी वाणिज्य परिमंडळातून वगळून दाटीवाटीच्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात येत आहेत . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

उक्त मंजुर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 

१) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा . 
( २) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन , 
( ३) सहाय्यक संचालक , नगररचना, ठाणे शाखा, जि . ठाणे. 
( ४ ) मुख्याधिकारी , अंबरनाथ नगरपरिषद , अंबरनाथ. 
सदर फेरबदलाची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


" 


२ . 


३ . 


नवी मुंबई. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Camp Office, Nagpur , dated the 5th July 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 1212 / 1405 /C.R.244 / 13 /UD - 12. — Whereas, the Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority (MMRDA ) had been appointed as the Special Planning Authority 
(hereinafter referred to as “ the said Special Planning Authority " ) under the provisions of 
sub - section ( 1 ) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(Maharashtra XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) for the Ambernath , 
Kulgaon -Badlapur and Surrounding Notified Area (hereinafter referred to as " the said Notified 
Area” )by the Government ofMaharashtra vide Urban Development and Public Health Department 
Notification No. TPB - 1275 / 1199 /UD -8 dated the 15th March , 1976 . 


And whereas, the Development Plan for the said Notified Area (hereinafter referred to as 
‘the said Development Plan ’) alongwith the Development Control Regulations for the said Notified 
Area (hereinafter referred to as “the said Development Control Regulation ”) have been sanctioned 
by the Government in Urban Development Department under section 31 ( 1) of the said Act, vide 
Notification No. TPS - 1204/ 941/CR - 163/04 /UD - 12 , dated the 25th July , 2005 , (hereinafter referred 
to as “ the said Notification ” )which has come into force with effect from 12th August , 2005 ; 

And whereas , in the said Development Plan , the land bearing CTS No. 4965 to 4968, 7014 to 
7045 Halyacha Pada at Village Kohoj- Khuntavali, Tal. Ambernath are included in Commercial 
Zone and partly affected by 18.00 mt. wide road (hereinafter referred to as “ the said lands " ) ; 

And whereas , Government in Urban Development Department has given directives to the 
said Special Planning Authority to delete the said land from Commercial Zone and to include the 
same in Gaothan vide no . RAM / TPS - 1208 /419 / C.R.254 / 10 /UD - 12 , dated the 29th September , 2011 
(hereinafter referred to as “ the said directives " ) ; 

And whereas, as per the said directives, the .said Special Planning Authority , after following 
the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal 
for modification in the said Development Plan so as to delete the said land from Commercial 
Zone and to include the same in Gaothan to the Government for sanction vide letter dated 
20th November 2012 (hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the said Modification with some changes ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act , the State Government hereby sanctions the said Modification with some changes as 
described below : 

In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted 


viz . : 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


ENTRY 


“ An shown on the part plan of the Development Plan , lands bearing CTS No. 4965 to 4968, 
7014 to 7045 , Halyacha Pada at Village Kohoj-Khuntavali, Tal. Ambernath are deleted from 
Commercial Zone and included in congested area . 

2. The aforesaid sanction modification shall come into force from the date of publication of 
this Notification in the Maharashtra Government Gazette. 

3. The aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the 
general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one 
month : 

( 1) Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority . 

( 2 ) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , 
Navi Mumbai. 


( 3 ) Assistant Director of Town Planning, Thane Branch , Thane. 


(4 ) The Chief Officer , Ambernath Municipal Council, Ambernath . 
4. This notification shall also be published on the Government Website at www . 
maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६. 

क्रमांक वियो. खोपोली/ कलम-१२७( २)/आदेश/टीपीव्ही-३/४४२३.-ज्याअर्थी, खोपोली शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महा. ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे.) चे कलम 
३१(१ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १७ ९९ /३०७ /प्र.क्र . १२५ /९९/ नवि -१२, दिनांक ३१ मार्च २००३ 
अन्वये भागशः मंजूर झाली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस.१७ ९९ / 
३०७ / प्र.क्र . १२५ / ९९ / नवि -१२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २००४ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ डिसेंबर २००४ पासून अंमलात आली आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेले आहे.) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये स.नं. १७ (सि.स.नं. १३१०, १३०६ , १३११ , १३१३) मौजे हाळ बुद्रुक , ता . खालापूर , जि . रायगड 
यापैकी जागा “ म्युनिसिपल गेस्ट हाऊस ” आ.क्र. ९१ ( यापुढे “ उक्त आरक्षण असे संबोधिलेले आहे ) याकरिता आरक्षित आहे. ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये वर्णन केलेली, मौजे हाळ बुद्रुक , ता . खालापूर , जि . रायगड येथील 
स.नं. १७/१, क्षेत्र सुमारे १ हेक्टर १९ आर जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेले आहे.) उक्त आरक्षणाने बाधीत होत आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण खोपोली नगरपरिषदेने ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे.) 
उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षांच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार, उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २० डिसेंबर २०१४ 
रोजी बजावलेली सूचना, याचिका क्र . ६२४५/२०१६ मध्ये नमूद केल्यानुसार , खोपोली नगरपरिषदेस दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेली 
असून त्याद्वारे उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणास विहित मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत 
उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त जागा संपादन केली नसल्यामुळे उक्त जागेच्या मालकांनी मा . उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिका क्र . ६२४५/२०१६ द्वारा , उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत 
झाल्याबाबत , उक्त जागा आरक्षणामधून मुक्त झाल्याबाबत व उक्त जागा लगतच्या भूवापराप्रमाणे वापरण्यास उपलब्ध झाल्याचे घोषित करणेची 
मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ च्या आदेशान्वये मान्य करून, उक्त जागेवरील आरक्षण व्यपगत झालेबाबतचा निर्णय दिलेला 


•• 


. 


~ 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाकडील आदेशास अनुसरून , उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२७ ( २ ) आदेश पारीत करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीव्ही .१८१३/ ३२११ / प्र.क्र . ५०८ /नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये 
प्रदत्त झालेल्या शक्तींचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ पोट -कलम ( २ ) अनुसार उक्त 
विकास योजनेमधील “ म्युनिसिपल गेस्ट हाऊस ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याचे 
व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल , असे आदेश 
याद्वारे पारीत करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ.क्र . 

मौजे तालुका 

सर्व्हे क्रमांक हिस्सा क्रमांक जागेचे क्षेत्र विकास योजनेतील आरक्षण 
व जिल्हा 

( हे.आर.) 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
स.नं. १७ 

०१-१९.०० 

म्युनिसिपल गेस्ट हाऊस 
ता . खालापूर , जि . रायगड , 

खोपोली 
नगरपरिषद हद्द 


१ 


मौजे हाळ बुद्रुक , 


१ 


एकूण 

०१-१९ .०० 
उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, खोपोली नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे . 


पुणे, 
दिनांक १९ जुलै २०१८ . 


नो . र. शेन्डे, 

संचालक , 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


No. D.P. Khopoli/Sec .- 127 (2 )/order/TPV-III/4423.—Whereas, the revised Development Plan 
of Khopoli has been sanctioned partly by Government in Urban Development Department vide 
Notification No.TPS - 1799 /307 /CR - 125 /99/ UD - 12, dated 31st March 2003 and the Development 
Plan of excluded part has been sanctioned by Government in Urban Development Department 
vide Notification No. TPS - 1799 / 307 /CR - 125 / 99 /UD - 12 , dated 29th October 2004 (hereinafter referred 
to as “ the said Development Plan " ) under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No.XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said 
Act ” ) and the same has come into force with effect from date 1st December 2004 ; 

And whereas, in the said Development Plan , the land out of S.No. 17 ( C.T.S.No. 1310 , 1306 , 
1311 , 1313 ) of Village Hal Budruk , Tal. Khalapur, Dist. Raigad is reserved for “ Municipal Guest 
House ” Site No. 91 ( hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ) ; 

And whereas , in the said Development Plan , the land bearing S.No.17 / 1 of Village HalBudruk , 
Tal. Khalapur, Dist. Raigad admeasuring about 1 Hector 19 Are , more particularly described in 
the schedule appended hereto ( hereinafter referred to as “ the said Land ” ) is affected by the said 
Reservation 

And whereas , the said Land has not been acquired by the Appropriate Authority i.e. Khopoli 
Municipal Council ( hereinafter referred to as “ the said Appropriate Authority " ) within 10 years 
from the date on which the said Development Plan come into force ; 

And whereas, the owner of the said Land has served a notice dated 20th December 2014 
which is received by Khopoli Municipal Council on 26th December 2014 as mentioned in W.P.No. 
6245/2016 , under section 127 of the said Act , on the said Appropriate Authority , informing to 
acquire the said Land within stipulated period ; 

And whereas, even after service of the such notice as aforesaid , the said Appropriate Authority 
has not acquired the said land within the stipulated period ; 

And whereas , the said Appropriate Authority has not acquired the said land within the 
stipulated period , the owners of the said land have filed Writ Petition No. 6245/2016 in the High 
Court. Bombay requesting to declare that the reservation on the said land in the final Development 
Plan has been lapsed , and to declare that the said land is released from the said reservation and 
shall become available to the Petitioner for the purpose of development as permissible in the 
case of adjacent land under the relevant Development Plan . Hon ble High Court, Mumbai vide its 
order dated 21st February 2018 allowed such prayers and has given decision that the reservation 
on the said land is lapsed ; 

And whereas, in accordance with the orders passed by Hon ble High Court, Mumbai, it is 
expedient to issue order under section 127 ( 2 ) of the said Act, that the said reservation on the said 
Land has lapsed : 

Now therefore, in exercise of the powers delegated to him under Government Notification 
No. TPS - 1813 / 3211/CR - 508 /UD - 13 , dated 1st December 2016 , the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, hereby issue orders under sub - section ( 2 ) of section 127 of the said Act, 
that the said Reservation viz “ MunicipalGuest House in the said Development Plan on the said 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
land (as specified in the schedule herein below ) has been lapse and the said land shall become 
available to the owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of 
adjacent land under the said Development Plan . 

Schedule 


Sr.No. 


Mauja , Tal., Dist . 


Survey No. 


Hissa No. 


Area of 
the Land 


Reservation of 
Development Plan 


(Hect.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


S.No. 17 


1 


1 


1-19.00 


Municipal 
Guest House 


Village Hal 
Budruk , 
Tal. Khalapur , 
Dist. Raigad 
Khopoli Municipal 
Council Limit . 


Total 


1-19.00 


A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation , is available 
in the office of the Chief Officer, Khopoli Municipal Council during office hours on all working 
days for inspection of public upto one month . 


Pune 411 001 , 
dated 19th July 2018 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


ATT 1C ( fa.g.) - 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८ , २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 

येईल असे वर्तन करणे. 
आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. / म.आ./ २०८७ / २०१८.- ज्याअर्थी, 

( ४ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९५१ च्या कलम ३७ चे 

पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 

करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा 
धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन 

घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
करतात . अशा वेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व ( ५ ) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ६ जुलै २०१८ सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २० जुलै २०१८ रोजीचे २४-०० 

( ६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या 

ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
कलम ३७( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 
( २ ) ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस 

( ७ ) सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
( ३ ) त्याअर्थी, मी , राजेश बनसोडे, 

विशेष 
शाखा, नवी मुंबई मला पोलीस 

आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 

राजेश बनसोडे, 
१ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ६ जुलै २०१८ 

दिनांक ४ जुलै २०१८ . 
रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २० जुलै २०१८ रोजीचे 
२४-०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे 


~ 


पोलीस उपायुक्त , 


नवी मुंबई, 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, 

नवी मुंबई. 


. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 
नेणे. 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 

( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका, रिव्हाल्वर, 
देशी कट्टे , देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, 
जमा करणे, तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

2. If any persons goes armed with such article 
RAILWAYS , MUMBAI 

or carrying any corrosive substance or explosive 
Order 

or missile in contravention of such prohibition he 

shall be liable to be disarmed of the corrosive 
No. CP /RLY /MUMBAI/ PROHIBIT ACTS / 

substance or explosive or missile shall be liable to 
2018–14 . — Whereas , I consider it necessary for 

seized from him by any police officer and the 
the preservation of public peace and public safety 

article corrosive substance , explosive or missile so 
in Mumbai Railway Police Commissionerate , 

seized shall be forfeited to the State Government. 
I, Niket Kaushik , Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai in exercise of the powers 

3. Any assembley , program , public meeting 
conferred upon me under sub -sections ( 1 ) (2 ) and 

or procession of five or more than five persons in 
( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 

a public place , without due permissions is 
1951 (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the 

prohibited . 
following acts throughout Mumbai Railway Police 4. This order will not be applicable to any 
Commissionerate for the period from 00-01 hours person being in service or employment of any 
of 28th July 2017 to 24-00 hrs. of 11th August Government or Government undertaking required 
2018 : 

by his superiors or by the nature of his duties, to 
1. (a ) The carrying of arms, cudgels , carry weapons. The order will also not be 
swords, spears , bludgeons , unlicensed gun , 

applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
knives, sticks or lathis or any other articles or Chowkidars etc., employed on watch -n -ward 
which is capable of being used for causing 

duties carrying lathis admeasuring in length not 
physical harms ( violence ). Save for such exceeding 34 , feet. 
firearms where license has been granted by 

5. Notwithstanding the expiration of this order 
this authority or where specific permission is 

after the period hereinabove mentioned : 
sought for carriage of such arms from the 

( a ) Any investigation or legal proceeding 
competent authority . 

may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance 

(b ) Any penalty, forfeiture or punishments 
or explosive . 

incurred in respect of any contravention of this 
(c ) The carrying, collection and preparation 

order may be imposed , as if this order had not 
of stones or other missiles or instruments or 

expired . 
means of casting or impelling missiles. 

6. I, further direct that this order shall be 
( d ) The exhibition of persons or corpses or 

published and promulgated in Mumbai Railway 
figures of effigies thereof. 

Police Commissionerate by affixing copies thereof 
(e ) The public utterance of cries, singing of 

in conspicuous public places and by announcing 
song, playing of music . 

the same through Railway Announcement System , 
(f) Delivery of harangues , the use of gestures loudspeakers or megaphones, as well as publishing 

mimetic , representations and the through media . 
preparations, exhibition or dissemination of 

Given under my hand and seal this 26th July 
pictures, symbols , playcards or any other object 

2018 . 
or thing which may in the opinion of any 
police officer posted in Mumbai Railway 

NIKET KAUSHIK , 
Commissionerate offend against decency or 

Commissioner of Police , 
morality or undermine the security of or tend 

Railways, Mumbai. 
to over-throw the State . 


or 


911 plat ( onl.fa.y .) — 737 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक अजि / भूसं / कार्या-९ / प्र.क्र . ७१४ / १३ /उविअ / पूउ/ एलएक्यू / एसआर-५ ९ २-९/ १८.- अधिसूचना क्रमांक अजि / भूसं / कार्या-९ / प्र.क्र . 
७१४/ १३ / उजिभूसंक्र . २/ एलएक्यू/ एसआर -५ ९२, दिनांक १४ मे २०१३ , अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक 
१८ मे २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम १२६ ( ४) सह भूसंपादन कायदा, १८ ९ ४ 
चे कलम ६ अधिसूचनेच्या अनुसूचीमधील क्षेत्रामध्ये संयुक्त मोजणीनुसार खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
गाव देवनार, तालुका कुर्ला, जिल्हा मुंबई उपनगर 


करीता 


वाचावे 


गाव 


गाव 


आवश्यक जमिनीचे 


नगर भूमापन 
क्रमांक 
( २ ) 


आवश्यक जमिनीचे 
अंदाजित क्षेत्र ( चौ.मी.) 

( ३ ) 


नगर भूमापन 
क्रमांक 
( २ ) 


क्षेत्र ( चौ.मी.) 

( ३ ) 


( १ ) 
देवनार 


( १ ) 
देवनार 


२ ९ ५ 
२ ९ ६ 
२ ९ ७ 


५५१.१० 
७३५.५० 
६४ ९.९ ० 


२ ९ ५ 
२ ९ ६ 
२ ९ ७ 


५५१.१ 
७३३.५ 
६४ ९.९ 


एकूण 

१ ९ ३४.५ 
या विकास योजना आरक्षित प्रयोजनासाठी 


सार्वजनिक प्रयोजन. 
भूसंपादन . 


मनोरंजन मैदान १३.४० मी . रुंद विकास नियोजन रस्ता 


मुंबई, 
दिनांक २३ जुलै २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा. 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

CORRIGENDUM 


No. AC / ACQ/ DESK- 9/ LAQ/CR- 714/ 13/SDO )/ES/LAQ/SR-592-9/2018.-Notification No. AC / 
ACQ/ Desk - 9 / LAQ/ CR- 714/13 / DCLA No. 2/ LAQ/SR- 592 , dated 14th May 2013 under sub-section ( 4 ) 
of section 126 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 read with section 6 of 
the land acquisition Act , 1894 , published in Maharashtra Government Gazette , Kokan Divisional 
Supplementary , dated 18th May 2013 following correction has been made in area in the Schedule 
as per Joint Measurenment : 

Schedule 
Village Deoner, Tal. Kurla, Dist. Mumbai Suburban 


For 


Read 


Sr. No. 


Sr. No. 


C.T.S. 
No. 


C.T.S. 
No. 


Approximate 
Area of land to 
be acquired 
(Sq.mtr.) 

( 3 ) 


Area of land to 
be acquired 
(Sq.mtr.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Deonar 


295 


Deonar 


295 


296 


551.10 
735.50 
649.90 


296 


551.1 
733.5 
649.9 


297 


297 


Total 


19345 


Public Purpose. For the Purpose of “ Recreation Ground and 13.40 Mtrs. wide D.P. Road . ” 


Mumbai, 
dated 23rd July 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector, 
Mumbai Suburban District . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना रद्द 
क्रमांक मशा/ प्रशा / अ-५/ शेमडीवाडी/ २०१८. - रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील मौजे दूरशेत येथील ग्रुप ग्रामपंचायत उंबरे 
हद्दीतील शेमडीवाडी या कोयना प्रकल्पग्रस्त वसाहतीला महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग 
एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , जानेवारी ४-१०,२०१८ /पौष १४-२० , शके १९ ३९, दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली आहे . 

शेमडीवाडी या महसुली गावाच्या प्रारुप अधिसुचनेतून स.नं. ४८ , ४९, ५०, ५१ , ५२ , ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ , ५ ९, ५ ९अ, ७६ असे 
एकूण १४ स.नं. वगळता शेमडीवाडीची लोकसंख्या २४० होत असल्याने शेमडीवाडी या वाडीला महसुली गावाचा दर्जा देता येत नसल्याने 
उपरोक्त शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली शेमडीवाडीची प्रारूप अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे. तसेच, मौजे दुरशेत येथील ग्रुपग्रामपंचायत 
उंबरे हद्दीतील कोयना प्रकल्पग्रस्त वसाहत शेमडी ही पूर्वीप्रमाणे मुळ गाव दुरशेत मध्येच ठेवण्यात येत आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक ११ जुलै २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचा.- ( १) सौ. व. अ . दिक्षित , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांचा स्वतःचे आजारपणाचे 

कारणासाठी दिनांक ३ मे २०१८ ते ५ मे २०१८ पर्यंतचा तीन दिवसांचा दिनांक ३ मे २०१८ रोजी दिलेला 

परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( २) दिनांक ७ मे २०१८ रोजी हजर केलेले वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 
( ३) जिल्हा न्यायालय कार्यालयीने आदेश क्र . २३९ ७ / १८ , दिनांक ४ मे २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२/ २५०५ / २०१८. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


शिल्लक 
अर्जित / 


नाव व पदनाम 


परिवर्तीत 

रजा 
( ३ ) 


( १ ) 


१ 


अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितल्याचा 

मुख्यालय 

सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक कालावधी. ( कार्यालयीन 

अधिकारी यांचे 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक ३ मे २०१८ दिनांक ६ मे २०१८ ची श्री . 

सु . 
सुट्टी. 

तदर्थ जिल्हा 
दिनांक ५ मे २०१८ 

न्यायाधीश -१ व अति.सत्र 
रोजीची तीन दिवसांची 

न्यायाधीश, रत्नागिरी. 
परिवर्तीत रजा वैद्यकीय 
प्रमाणपत्राआधारे 


( २ ) 
सौ . व . अ . दिक्षित , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


शं . गायकवाड , 


१७२ 
दिवस 
परिवर्तीत 


ते 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

व . अ . दिक्षित . 
रत्नागिरी, 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक ९ मे २०१८ . 

रत्नागिरी . 


१४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८ , २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

पोलीस उप आयुक्त ( शहरे ), वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

तात्पुरती अधिसूचना / आदेश 
क्रमांक १२७/ तात्पुरता /पोउपआ/ शहरे / वा / २०१८.- जनतेस पोहचणारा धोका, अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश 
देण्याकरिता मी , अशोक दुधे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतुक ( शहरे), बृहन्मुबई, मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम ११५ (१ ९८८ चा नियम 
५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्र . एम.व्ही.ए. ०५८ ९ / सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 

( १) जे. जे. उड्डाण पुलावरून ( कुतुबे कोकण मकदुम अली माहीमी उड्डाण पुल ) दुचाकी वाहने, जड मोटार वाहने , मालवाहतुक करणारी 
वाहने , खाजगी प्रवासी बस , हातगाड्या, बैलगाडी, टांगा, सायकल आणि पादचारी यांना २४ तास प्रवेश बंदी राहील . 

( २) जे. जे. उड्डाण पुलावर ( कुतुबे कोकण मकदुम अली माहीमी उड्डाण पुल ) सर्व प्रकारच्या मोटार वाहनाना थांबण्यास तसेच पार्किंगकरिता 
२४ तासांसाठी प्रतिबंध राहील . 

( ३) जे. जे. उड्डाण पुलावर (कुतुबे कोकण मकदुम अली माहीमी उड्डाण पुल ) दोन्ही दिशाकडून येणाऱ्या वाहनांना कोणत्याही ठिकाणी यु टर्न 
घेण्यास प्रतिबंध राहील . 

( ४) जे. जे. उड्डाण पुलावर प्रवास करणाऱ्या सर्व वाहनांना दर्शविलेल्या चिन्हानुसार वाहनांची कमाल वेग मर्यादा ३० किमी प्रति तास ते ५० 
किमी प्रति तास राहील . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २० जुलै २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


. 


अशोक दुधे, 
पोलीस उप आयुक्त ( शहरे ) 


मुंबई, 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


वाहतूक , मुंबई. 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC (CITY ) , MUMBAI 


Temporary Notification /Order 


No. 127/ Temp/ DCP/ Tr/ City/ 2018. — In order to prevent danger, obstructions and inconvenience 
to the public , to so direct, I, Ashok Dudhe, Deputy Commissioner of Police (City ), Traffic, Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred on me under section 115 of Motor Vehicles Act , 1988 
( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589 /CR - 1061/ TRA - 2 , dated 
19th May 1990 do hereby order as under : 


- 


( 1 ) There shall be No Entry for the Two wheelers, Heavy Motor Vhicles, Goods Vehicles , 
Buses , Hand Carts, Bullock Carts, Tonga , Cyclists and Pedestrians for 24 hrs. on J. J. Flyover 
Bridge , (Kutbe -Konkan Maqdoom Ali Mahimi Flyover ). 


(2 ) Parking or Halting of all types of Motor Vehicles shall be Prohibited for 24 hrs. on . J. J. 
Flyover Bridge, (Kutbe -Konkan Maqdoom Ali Mahimi Flyover ). 


( 3 ) There shall be no‘U Turn along the gaps on J. J. Flyover Bridge , (Kutbe -Konkan Maqdoom 
Ali Mahimi Flyover ) from both the directions . 


(4 ) The Speed limit for the Motor Vehicles shall be ranging from 30 Km . per hour to 50 Km . 
per hour, as per sign boards displayed on the bridge , (Kutbe -Konkan Maqdoom Ali MahimiFlyover ). 


Issued under my seal and signature of the 20th day of July 2018 . 


Mumbai , 
dated 20th July 2018 . 


ASHOK DUDHE , 
Dy . Commissioner of Police (City ), 

Traffic , Mumbai. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

येईल असे वर्तन करणे. 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा./ म.आ./१९ ४५ / २०१८.- ज्याअर्थी, 

( ४ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
करतात. अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व 

( ५ ) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा , 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरीता दिनांक २१ जून २०१८ 

सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजीच २४-०० वा . 

( ६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम 

ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
३७( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 
( २) ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस 

( ७ ) सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक ( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 
( ३ ) त्याअर्थी, मी , राजेश बनसोडे, पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा , 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
नवी मुंबई मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 

राजेश बनसोडे, 
१९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २१ जून २०१८ 

दिनांक २० जून २०१८ . 
रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजीचे 
२४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 


" 


नवी मुंबई, 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , 

नवी मुंबई. 


( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 
नेणे. 


. 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे . 

( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हाल्वर , 
देशी कट्टे , देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही 

वस्तू बरोबर 

वाहून नेणे, बाळगणे, 
जमा करणे , तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ६२/ २०१८.- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे , सभा इ. कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १ ९ जुलै २०१८ चालीया उत्सव सुरू ४० दिवस व दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी देवशयनी आषाढी 
एकादशी (पंढरपूर यात्रा) असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत : 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त , 

ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

( १) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे, 
( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने जमा करणे, ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी , ( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे , 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे , ( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, 
घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना 

लागू राहणार नाहीत . 


जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे,किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल ,किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . " 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १० जुलै २०१८ रोजी ००-१० वाजेपासून ते दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 
दिनांक ९ जुलै २०१८ . 


परम बीर सिंह , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक विशा/ मनाई आदेश/ ५ ९/ २०१८.- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १७ मे २०१८ रोजीपासून मुस्लीम रमजान मासारंभ सुरू झाला आहे. दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी पुण्य 
अहिल्याबाई होळकर जयंती व दिनांक ६ जून २०१८ रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळा ( तारखेनुसार ) असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार 
आहेत . 


. 


. 


त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , मधुकर पाण्डेय पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे 

( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे , 
( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे , ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी, ( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे, 
( ६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील ,किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे, ( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, 
घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 


जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 

( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका. 

( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २६ मे २०१८ रोजी ००-१० वाजेपासून ते दिनांक ९ जून २०१८ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


. 


ठाणे , 


मधुकर पाण्डेय , 


दिनांक २५ मे २०१८ . 


पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 

पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक वि.शा./ स.सा.क. / परीक्षा/ मनाई आदेश / २२ / २०१८.- ज्याअर्थी, दिनांक ३ जून २०१८ रोजी सकाळी ९ -३० ते ११-३० व दुपारी 
१४-३० ते १६-३० वाजेपर्यंत संघ लोकसेवा आयोगामार्फत नागरी सेवा (पुर्व) परीक्षा २०१८, ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात पोलीस उप 
आयुक्त, परि -१, ठाणे हद्दीत ०६ परीक्षा केंद्रावर व परि -५, वागळे इस्टेट हद्दीत ०८ परीक्षा केंद्रावर विविध शाळा व कॉलेज अशा एकूण १४ परीक्षा 
केंद्रावर घेण्यात येणार आहेत . 

त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारतीमधील सार्वजनिक मालमत्तेचे 
नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन , डीजीटल 
डायरी , पेजर, लॅपटॉप , आयपॉड , मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनांचा वापर करून गैरप्रकार केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

मी, मधुकर पाण्डेय , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम/ ०७८३/ ५५०/ एसपीएल-२ , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२, दिनांक १ मे 
१९ ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परिक्षार्थी, पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी खेरीज करून परीक्षा 
केंद्राच्या संभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , मोबाईल 
फोन, पेजर, लॅपटॉप, आयपॉड, मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनाचा वापर करण्यास व सदरची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित करीत 
आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक ३ जून २०१८ रोजी ८-०० वाजेपासून १७-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील. 

मी , सूचित करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


. 


ठाणे, 
दिनांक २५ मे २०१८ . 


मधुकर पाण्डेय , 


पोलीस 


आयुक्त , 


ठाणे शहर . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा /पोल-२ / म.आ./४७१/ २०१८.- ज्याअर्थी, दिनांक १५ जून २०१८ रोजीपासून , रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर नगरपरिषद 
अध्यक्ष पोट निवडणूकीची आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे . सदर निवडणुकीसाठी मतदान दिनांक १५ जुलै २०१८ रोजी होणार असून , 
मतमोजणी दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी होणार आहे. 

रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनांक २६ मार्च, २०१८ रोजी खेड येथे झालेल्या डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा विटंबनाचेनिषेधार्थठिकठिकाणी 
मोर्चा, तसेच इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे . 

नाणार , ता . राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने 
सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरीता ग्रामस्थ ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज 
होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . 

तसेच , रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरु असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात, राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम चालू 
असून , त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा . पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील 
जा.क्र . जिविशा / २० ९ ४६/ २०१८ , दिनांक ३ जुलै २०१८ अन्वयेजिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये मनाई 
आदेश देणे आवश्यक आहे असे मा . पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१)(३) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला 
मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजी ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २० जुलै २०१८ रोजी २४-०० वा . पर्यंत 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१ )(३ ), अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील 
कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे : 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 


फिरणे. 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 

( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 

( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( फ ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 
( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना- परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी , असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत 
( १ ) अंत्ययात्रा . 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी. 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा, निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप 
विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही . 
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ४ जुलै २०१८ रोजी दिला. 

अभिजित घोरपडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८ , २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोत-२ / म.आ./ ४१५ / २०१८.- ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोकण विभाग, पदवीधर शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीची 
आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. सदर निवडणुकीसाठी मतदान दिनांक २५ जून २०१८ रोजी होणार असून मतमोजणी दिनांक २८ जुलै 
२०१८ रोजी होणार आहे . 

रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी खेड येथे झालेल्या डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा विटंबनाचेनिषेधार्थठिकठिकाणी मोर्चा, 
तसेच इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. 

नाणार, ता . राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने 
सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरीता ग्रामस्थ ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज 
होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात. 

तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरु असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम चालू 
असून , त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता अपर पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी 
यांचेकडील जा.क्र . जिविशा/ १९ १८८ / २०१८ , दिनांक १८ जून २०१८ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१) (३ ) 
अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे अपर पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री 
झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार मला 
मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक २० जून २०१८ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ४ जुलै २०१८ रोजी २४-०० वा . पर्यंत 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये वरील कालावधीत 
खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे : 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 
फिरणे. 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. 

( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 

( इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( फ ) सार्वजनिक रीतीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. 

( ग ) पाचकिंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विनापरवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी , असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत 

( १ ) अंत्ययात्रा . 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण , इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा, निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप 
विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही. 
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १९ जून २०१८ रोजी दिला. 

अभिजित घोरपडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


. 


. 


२१ 


" 


“ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपजिभूक्र . ४ / भूसं / एलएक्यू / एसआर / ४५८ / मुउंजि/ २०१८. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ एच / पश्चिम ” विभागाची 
सुधारित विकास योजना ( यापुढे ज्याच्या उल्लेख “ उक्त सुधारित योजना ” म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी / ४३९ २ / ३२३२ / यूडी -११ / आरडीपी, दिनांक ७ मे १९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम 
३१ पोट -नियम (१) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला ) मंजूर केली असून , ती दिनांक २९ जून १ ९९ २ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत 
महानगरपालिका प्राथमिक शाळा ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत . (यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन म्हणून 

संबोधिलेला ) 
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे “ उक्त संपादन संस्था ” म्हणून संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम 
१२६( १) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ 
पोट- कलम ( १) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी-२१७५-५१०६/ युडी-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम (१), (२ ) व 
( ४ ) खालील भूमिसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत . 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील , शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील प्रादेशिक 
व नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती ) अध्यादेश , २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक , आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपायी मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे ज्याच्या उल्लेख “ उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ म्हणून संबोधिलेला) 

संबोधिलेला ) मधील कलम 
४ ते १५ मधील नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची 
खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम ( २) व ( ४ ) सह 
उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , 
उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समूचित 
शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ४ , मुंबई 
उपनगर जिल्हा, प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची 

मौजे वांद्रे, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अंतिम भूखंड क्रमांक 

न.भू.क्रमांक 

संपादनाखालील जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र ( चौ.मी. ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


महाराष्ट्र 


" 


. 


. 


अ.क्र . 


१ 


६४४ 


एफ -१ ९ ७ 


२२१.५७ 


२ 


६४५ 


एफ -१ ९ ६ 


२५४.२० 


३ 


६४६ 


एफ -१८ ९ ते १ ९ २ 


५५८.५० 


एकूण 


१०३४.२७ 


. 


सार्वजनिक प्रयोजन. 


“ 


महानगरपालिका प्राथमिक शाळा ” या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


- 


मुंबई , 
दिनांक २७ जुलै २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८ , २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


No. DCLA - 4 /L.A. /LAQ /SR /458 /M.S.D./ 2018. — Whereas , the Government in Urban 
Development Department under, Notification No. TPB.4392/ 3232/UD - 11/RDP , dated 7th May 
1992 issued under sub -section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 (hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act ” ) sanctioned Revised Development 
Plan for entire area within its jurisdiction of Municipal Corporation of Greater Mumbai 
(hereinafter referred to as “ the said Revised Plan " ) to come into force with effect from dated 
29th June 1992 ; 


Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
“ the said Lands ") are affected by the site reserved for the purpose of “ Muncipal Primary School ” 
(hereinafter referred to as “ the said Public Purpose ” ) in the said Revised Development plan for 
‘ H Ward ; 

Whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as the 
said Acquiring Body " ) has made an application to the Appropriate Government under sub -section ( 1) 
of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public purpose 
as per “ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land and Acquisition , Rehabilitation 
and Resettlement Act , 2013 ” (hereinafter reffered to as the “ said Acquisition Act , 2013 ” ) ; 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No. TPS./2175-5106/UD-7 dated 3rd March 1979 issued under sub -section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub -sections 
( 1 ), ( 2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for 
public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the District 
Collector ; 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas , the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning (Second Amendment) Ordinance , 2015 published in Government Gazette dated 
21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 
( hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act, 2013 " ) shall not be applicable in respect of 
any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or Town Planning 
Scheme for public purpose . 

And whereas, the Collector , Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is 
needed for the said public purpose ; 

Therefore , in exercise of the delegated powers under sub -section (4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read with sub -section ( 1) of section 19 of the said land Acquisition Act, 2013 
the Collector, Mumbai Suburban District , hereby declares that the said land is needed for the 
said public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013 , the Collector, 
being the appropriate Government, is pleased to designate Deputy , Collector ( Land Acquisition ) 
No. 4 , Mumbai Suburban District , Administrative Building , 9th Floor, Government Colony , 
Bandra (East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


२३ 


Schedule 


Sr. No. 


Village Bandra , Taluka Andheri, District Mumbai Suburban . 
Final Plot No. 

C.T.S. No. 

Approximate Area of Land 

Under Acquisition (Sq.Mtr .) 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 


644 


F - 197 


221.57 


2 


645 


F - 196 


254.20 


3 


646 


F - 189 to 192 


558.50 


Total 


1034.27 


Public Purpose . — Acquisition for the purpose of “ Municipal Primary School ” . 


SACHIN KURVE , 


Collector, 


Mumbai, 
dated 27th July 2018 . 


Mumbai Suburban District . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपजिभूक्र . ४ / भूसं / एलएक्यू / एसआर/ २५५ /मुउंजि / २०१८. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ के पूर्व विभागाची 
सुधारित विकास योजना ( यापुढे “ उक्त सुधारित योजना ” म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी/ 
४३९ २/ ४७१६ / सीआर-१८१/ ९ २, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम ३१ 
पोट -नियम (१) अन्वये ( यापुढे “उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला ) मंजूर केली असून , ती दिनांक २९ डिसेंबर १९९२ पासून 
अंमलात आलेली आहे . 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमिन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “उद्यान ” या आरक्षित 
प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत . ( यापुढे “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” म्हणून संबोधिलेला). 
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे “ उक्त संपादन संस्था ” म्हणून 

संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र 

अधिनियमाच्या कलम १२६( १ ) 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट-कलम 
( १) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी- २१७५-५१०६ / युडी-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्टीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम (१) (२ ) व ( ४ ) खालील 
भूमिसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत . 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे. 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश , २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भुमिसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपायी मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील 
नमूद कार्यपद्धती 

लागू ठरणार नाही . 
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची 
खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम (२ ) व ( ४ ) सह 
उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , 
उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत. उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित 
शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ४, मुंबई 
उपनगर जिल्हा, प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे सहार, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
न.भू.क्रमांक 

संपादनाखालील जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र ( चौ.मी.) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


१ 


२ ९ ५ पै . 


८३५.०० 


सार्वजनिक प्रयोजन.- “उद्यान ” या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 


मुंबई, 
दिनांक २७ जुलै २०१८ . 


मुंबई उपनगर जिल्हा. 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


No. DCLA - 4 /L.A./LAQ /SR / 255 /M.S.D./ 2018. - Whereas, the Government in Urban Development 
Department under Notification No. TPB /4392 /4716 /CR - 181/92 , dated 12th November 1992 issued 
under sub -section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act ” ) sanctioned Revised Development Plan 
for K / E Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the said 
Revised Plan ” ) to come into force with effect from dated 29th December 1992 . 


Whereas , the land specified in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
" the said Lands ”) are affected by the site reserved for the purpose of “ Garden ” ( hereinafter 
referred to as “ the said Public Purpose”) in the said Revised Development plan . 

Whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as 
the said Acquiring Body " ) has made an application to the Appropriate Government under 
sub - section ( 1) of section 126 of the said Maharashtra Act, for acquiring the said land for the said 
Public purpose . 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No. TPS /2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub - section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub - sections 
( 1 ), (2 ) and ( 4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for 
public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the District 
Collector. 


Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body . 


Whereas, the Government in Urban Development Department under, Maharashtra Regional 
and Town Planning ( Second Amendment ) Ordinance , 2015 published in Government Gazette dated 
21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 
( hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act 2013 ” ) shall not be applicable in respect of 
any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or Town Planning 
Scheme for public purpose . 

And whereas, the Collector , Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is 
needed for the said Public Purpose . 


Therefore , in exercise of the delegated powers under sub -section (4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act, read with sub -section ( 1) of section 19 of the said land Acquisition Act , 
2013 the Collector , Mumbai Suburban District ,, hereby declares that the said land is needed for 
the said public purpose and under clause ( g ) of section 3 of the said Acquisition Act 2013 , the 
Collector , being the appropriate Government, is pleased to designate Deputy Collector (Land 
Acquisition ) No. 4 , Mumbai Suburban District, Administrative Building , 9th Floor , Government 
Colony , Bandra ( East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said 
Act . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 

Schedule 


Village Sahar , Taluka Andheri, Mumbai Sub . 


Sr. No. 


C.T.S. No. 


Approximate Area of Land 
under Acquisition (Sq.Mtr .) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


835.00 


1 . 

295pt . 
Public Purpose . — Acquisition for the purpose of “ Garden ” . 


SACHIN KURVE , 


Mumbai, 
dated 27th July 2018 . 


Collector , 
Mumbai Suburban District . 


२७ 


“ 


“ 


" 


“ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपजिभूक्र . ४ / भूसं / एलएक्यू / एसआर / २५४/ मुंउजि / २०१८. -ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची के / पूर्व ” विभागाची 
सुधारित विकास योजना ( यापुढे “ उक्त सुधारित योजना ” म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी / 
४३९ २ / ४७१६ /सीआर-१८१/ ९ २,/ युडी ११, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम 
३१ पोट-नियम (१ ) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून , दिनांक २९ डिसेंबर १ ९९ २ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमिनी " म्हणून संबोधिलेली ) उक्त सुधारित योजनेत 
मनोरंजन मैदान या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत . (यापुढे उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 

म्हणून संबोधिलेला) ; 
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे “ उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम 
१२६( १) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समूचित शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ 
पोट- कलम ( १) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी-२१७५-५१०६/ युडी-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम (१), (२ ) व 
( ४ ) खालील भूमिसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे. 

ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील , शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती ) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम २०१३ म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील 
नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची 
खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम ( २) व ( ४ ) सह 
उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , 
उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समूचित 
शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) क्र . ४ , मुंबई 
उपनगर जिल्हा, प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची 
मौजे कोंडीविटा , तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर 
न.भू.क्रमांक 

संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र ( चौ.मी.) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


. 


" 


अ.क्र . 


१ 


५२२ ( भाग ) 


४१३३.०० 


२ 


५२६ ( भाग) 


६३४.३० 


m 


५२९ ( भाग ) 


४४५३.९ ० 


एकूण 


९ २२१.२० 


. 


. 


सार्वजनिक प्रयोजन.- “ मनोरंजनाचे मैदान ” या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई, 
दिनांक २७ जुलै २०१८ . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८ , २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


No. DCLA4/L.A./LAQ /SR /254 /M.S.D./ 2018. — Whereas, the Government in Urban Development 
Department under Notification No. TPB /4392 /4716 /CR - 181/ 92 /UD - 11 , dated 12th November 1992 
issued under sub -section ( 1 ) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
( hereinafter referred to as the said Maharashtra Act ” ) sanctioned Revised Development Plan 
for K /E’Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the said 
Revised Plan " ) to come into force with effect from dated 29th December 1992 ; 


66 


Whereas , the land specified in the schedule appended hereto ( hereinafter referred to as 
the said Lands" ) are affected by the site reserved for the purpose of “ Recreation Ground ” 
(hereinafter referred to as “ the said Public Purpose ” ) in the said Revised Development plan ; 

Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as the 
said Acquiring Body ”) has made an application to the Appropriate Government under sub -section (1) 
of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public purpose. 

Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No. TPS /2175-5106 /UD - 7 , dated 3rd March 1979 issued under sub -section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub -sections 
( 1) , (2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for 
public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the District 
Collector ; 

Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas, the Government in Urban Development Department under Maharashtra Regional 
and Town Planning ( Second Amendment) Ordinance , 2015 published in Government Gazette dated 
21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 
(hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act 2013 " ) shall not be applicable in respect of 
any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or Town Planning 
Scheme for public purpose ; 

And whereas, the Collector , Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is 
needed for the said Public Purpose ; 


Therefore , in exercise of the delegated powers under sub - section ( 4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read with sub - section ( 1) of section 19 of the said Land Acquisition Act , 
2013 the Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for 
the said public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act , 2013 , the 
Collector , being the appropriate Government, is pleased to designate Deputy Collector 
(Land Acquisition ) No. 4 , Mumbai Suburban District, Administrative Building , 9th Floor , 
Government Colony, Bandra (East), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector 
under the said Act . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


२ ९ 


Schedule 


Village Kondivita , Taluka Andheri, District Mumbai Sub . 


Sr. No. 


C.T.S. No. 


Area of Land 
Under Acquisition (Sq.Mtr .) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


4133.00 


2 


522( pt) 
526 ( pt ) 
529( pt) 


634.3 


3 


4453.9 


Total 


9221.29 


Public Purpose . — Acquisition for the purpose of “ Recreation Ground ” . 


SACHIN KURVE , 


Mumbai, 


Collector, 


dated 27th July 2018 . 


Mumbai Suburban District . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२/ २२१६ / सन २०१८. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


नाव व पदनाम 


( २ ) 


शिल्लक 

अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
अर्जित / रजेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत कालावधी 

कालावधी ( कार्यालयीन 

अधिकारी यांचे 
रजा 

वेळेनंतरपासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१८ दिनांक २४ एप्रिल २०१८ 

श्री . ए. एस . राणे , 
दिवस ते 

५ वे सह दिवाणी 
परिवर्तीत दिनांक २५ एप्रिल २०१८ 

न्यायाधीश ( क.स्तर ) व 
रजा. पर्यंतची दोन दिवस 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
परिवर्तीत रजा . 

रत्नागिरी . 


१ 


सौ . ए. एस . जाधव , 
३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क.स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , 
रत्नागिरी . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच रजेवरून हजर होताना त्यांनी वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र व मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन तसेच चार्ज रिपोर्ट जिल्हा 
न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२/ २५५० / २०१८. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


शिल्लक 
अर्जित / 


नाव व पदनाम 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितल्याचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 

कालावधी ( कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


परिवर्तीत 


( १ ) 


( २ ) 


रजा 
( ३ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . डी . एस . झंवर , 


१७ ९ 
दिवस 
अर्जित 


श्री . एस . एन . सरडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
व.स्तर व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, 
रत्नागिरी. 


दिनांक १७ एप्रिल २०१८ 

ते 
दिनांक १८ मे २०१८ 
पर्यंतची दोन दिवस 


दिनांक १६ मे २०१८ 

चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 


" 


रत्नागिरी. 


रजा . 


ते 


अर्जित रजा . 


दिनांक १ ९ मे २०१८ 

चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधीत्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १६ मे २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / ३०४७ / सन २०१८. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


रजा 


अर्जित रजा. 


दापोली . 


२ 


ते 


ची सुट्टी. 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितल्याचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन 

अधिकारी यांचे 

वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्रीमती वै. वि . पाटील, ५३ दिनांक २५ जून २०१८ 

श्री . आ . सो . मुंडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते 

दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर ) व अर्जित दिनांक २७ जून २०१८ 

( क.स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. पर्यंत तीन दिवस 

न्यायदंडधिकारी वर्ग-१, 
दापोली. 
श्री . आ . सो . मुंडे, २०० दिनांक २८ जून २०१८ 

दिनांक १ जुलै २०१८ 

श्रीमती वै. वि . पाटील, 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

सह दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर व 

अर्जित दिनांक ३० जून २०१८ दिनांक २७ जून २०१८ चे ( क.स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा . पर्यंत तीन दिवस कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडधिकारी वर्ग-१, 
दापोली. 

अर्जित रजा . 

ते 

दापोली . 
दिनांक २ जुलै २०१८ 

चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ जून २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / ३०४८ / सन २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितल्याचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

कालावधी (कार्यालयीन 

अधिकारी यांचे 
रजा 

वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ सौ . ज्यो . ज . माने , १५ दिनांक ५ जून २०१८ 

दिनांक ५ जून २०१८ चे श्री . प्र. ना . रोकडे, 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 

सह दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर व परिवर्तीत दिनांक १९ जून २०१८ 

ते 

( क.स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा . पर्यंतची पंधरा दिवसांची दिनांक २० जून २०१८ चे न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
चिपळूण . 

परिवर्तीत रजा . 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . चिपळूण . 

वैद्यकीय प्रमाणपत्राआधारे . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

ना . वि . न्हावकर , 
रत्नागिरी, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २६ जून २०१८ . 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


my 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था . बी -२ / ३००१/ सन २०१८.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजा दिनांक ११ जून २०१८ ते १५ जून २०१८ पर्यंतचे अर्जित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक 
( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता 


१ 


रजा . 


अर्जित रजा. 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितल्याचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन 

अधिकारी यांचे 
रजा 

वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
(१ ) ( २ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्रीमती ज्यो . ना . यादव , ११२ दिनांक १६ जून २०१८ 

दिनांक १८ जून २०१८ 

श्री . आ . सो . मुंडे, 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

ते 

चे 

दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर ) व अर्जित दिनांक १९ जून २०१८ 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ( क.स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, पर्यंतची चार दिवस 

ते 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , 
खेड . 

दिनांक २० जून २०१८ 

दापोली. 
चे 

( सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा. क.स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 

खेड यांचे पदभारासह ). 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

ना . वि . न्हावकर , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २२ जून २०१८ . 

रत्नागिरी . 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ /३०८४ / सन २०१८. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


शिल्लक 
अर्जित / 


रजा . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक कालावधी (कार्यालयीन 

अधिकारी यांचे 
रजा 

वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्रीमती 

वृ . दि . साळवे , दिनांक २८ जून २०१८ दिनांक १ जुलै २०१८ 

श्रीमती ज्यो . ना . यादव , 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

ते 

ची सुट्टी. 

दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर ) व अर्जित दिनांक ३० जून २०१८ 

दिनांक २७ जून २०१८ ( क.स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, पर्यंतची तीन दिवस 

चे 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 
खेड . 

अर्जित रजा . 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून खेड . 

ते 
दिनांक २ जुलै २०१८ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा. 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

ना . वि . न्हावकर , 
रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक २८ जून २०१८ . 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ अ 


३६ 


३ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

कार्यकारी दंडाधिकारी , चिपळूण यांजकडून 


पार्टी नंबर १ 


पार्टी नंबर २ 


( १) श्री . चंद्रकांत शंकर चव्हाण 


( २ ) श्री . संदिप कृष्णा चव्हाण 
( ३ ) श्री . मानाजी बाबाजी चव्हाण 


( ४ ) श्री . विनायक तुकाराम चव्हाण 


( ५ ) श्री . विजय अनंत चव्हाण 
( ६ ) श्री . बळीराम यशवंत चव्हाण 
( ७ ) श्री . राजेंद्र मनोहर चव्हाण 
( ८ ) श्री . निलेश अनंत चव्हाण 
( ९ ) श्री . चंद्रकांत सिताराम चव्हाण 
( १० ) श्री . निलेश भिमराव चव्हाण 
(११ ) श्री . सुजित जनार्दन चव्हाण 
व पार्टी नं . १ चे अनुयायी ग्रामस्थ ( महिला व पुरुष ) 
सर्व रा . मार्गताम्हाने, ता . चिपळूण . 


( १) श्री . सुनिल विष्णू चव्हाण 
( २) श्री . सदानंद विष्णू चव्हाण 
( ३) श्री . सुधाकर विष्णू चव्हाण 
( ४ ) श्री . सहदेव विष्णू चव्हाण 
( ५ ) श्री . अनिल विष्णू चव्हाण 
( ६) श्री . संतोष सिताराम 

गुरव 
( ७ ) श्री . गजानन सिताराम गुरव 
व पार्टी नं . २ चे अनुयायी ग्रामस्थ ( महिला व पुरुष ) 
सर्व रा . मार्गताम्हाणे, ता . चिपळूण . 


गुरवाच्या मालकीच्या 


क्रमांक फौजदारी / मार्गताम्हाने /शिमगा/ २०१८. - ज्याअर्थी, पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे चिपळूण यांनी त्यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक २२ / 
२०१८ , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, चिपळूण पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातील पार्टी नं . १ व पार्टी 
नं . २ हे सर्व रा . मार्गताम्हाणे या गावाचे रहिवाशी 

असून पार्टी नं . १ हे मार्गताम्हाने गावचे ग्रामस्थ आहेत. चिपळूण पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातील 
मौजे मार्गताम्हाणे गावांमध्ये ग्रामदैवत श्रीदेवी पद्मावती देवीचे मंदिर असून त्या देवस्थानामधील देवीच्या पुजेवरून तसेच 
जागेवरून ग्रामस्थ विरुद्ध सुनिल विष्णू चव्हाण , कै . सिताराम कृष्णा गुरव यांचा मुलगा संतोष सिताराम गुरव यांच्यामध्ये वाद आहे . 

वरील संतोष सिताराम गुरव यांचे वडील कै . सिताराम कृष्णा गुरव यांना पूर्वी ग्रामस्थांनी देवस्थानच्या मालकीची जमीन गट क्रमांक १७४४ या 
जागेतून उत्पन्न मिळावे या हेतूने त्याला जागेची देखभाल करण्यास सांगितले . सदर जागेचा मालकी हक्क सध्या कै . सिताराम 

गुरव यांचा 

मुलगा 
संतोष सिताराम गुरव यांचा आहे. सदर जागेमध्ये पुर्वीपासून कालिका देवीची निशाणी आहे. सदर ठिकाणी सन २००३ साली ग्रामस्थांनी कै. सिताराम 
गुरव यांची परवानगी न घेता घुमटी बांधली. सदर घुमटीला होळी व अन्य सणाच्यावेळी सदर गावातील ग्रामस्थ, मानकरी असे जमुन मानाचा नारळ 
पुजा - अर्चा करतात व त्यानंतरच देवीचे पुढील धार्मिक विधी चालू होतात . अशी पूर्वापार परंपरा आहे. कै . सिताराम कृष्णा गुरव यांनी श्रीदेवी 
पद्मावती देवीची पुजा गेल्या १२ वर्षांपासून सोडून दिलेली आहे. तेव्हापासून ग्रामस्थांनी देवीच्या पुजा- अर्चासाठी दुसरा गुरव नेमलेला आहे. 
तेव्हापासून ग्रामस्थ व पूर्वीचे गुरव कै. सिताराम कृष्णा गुरव यांचा मुलगा श्री . संतोष सिताराम गुरव यांचेमध्ये तेढ निर्माण झालेले आहे. जमिन गट 
क्र . १७४४ या जागेचे मुखत्यार पत्र कै. सिताराम गुरव यांनी सुनिल विष्णू चव्हाण यांच्या नावे केले असल्याने सुनिल चव्हाण व इतर भाऊ व एक 
कुटुंब व कै. सिताराम गुरव म्हणजे त्यांचा मुलगा संतोष गुरव व त्यांचे विरोधात सुमारे २००० वस्ती असलेले ग्रामस्थ असे चित्र निर्माण झाले आहे. 
सन २००२ पर्यंत देवस्थानचे पूर्वीचे गुरव यांच्याकडे परंपरेनुसार पालखी जात होती. त्या रागाने कै. सिताराम गुरव यांनी चिपळूणचे मे. सिव्हील 
जज्ज यांचे कोर्टात सचिन गजानन चव्हाण वगैरे ग्रामस्थांच्या विरोधात दावा क्र . रे.मु.नं. २६/२००३, दिनांक २४/२००३ दाखल गेला. त्यामध्ये मा . 
न्यायालयाने प्रतिवादी ( सचिन गजानन चव्हाण ) वगैरे ग्रामस्थांना व त्यांच्या वतीने अन्य यांना सदर गट क्र . १७४४ या जगेमध्ये प्रवेश करण्यास 
मज्जाव केला आहे. सदर निकालाबाबत ग्रामस्थांनी मा . सत्र न्यायालय खेड यांचे कोर्टात अपिल क्र . ७९ / २००३, दिनांक १० जुलै २००३ येथे अपिल 
दाखल केले होते . त्यावर मा . अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश खेड यांनी सदरचे अपिल फेटाळून लावून चिपळूण ज्युडी . मॅजी. यांचे कोर्टाने दिलेला आदेश 
कायम केलेला आहे. 


३७ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८ , २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 
सन २००३ साली पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांच्यात शीमगा सणाचे वेळेस वाद निर्माण होऊन पार्टी नं . १ यांचेविरुद्ध पार्टी नं . २ पैकी श्री . सुनिल 
विष्णू चव्हाण यांनी दिनांक १५ मार्च २००३ रोजी दिले फिर्यादेवरून चिपळूण पोलीस ठाणे गुन्हा र.नं. ३२/२००३ भा.द.वि.क. १४७, १४८ , १४ ९, 
३२३, ३२४ , ५०४, ५०६ प्रमाणे व पार्टी नं . १ यांचेपैकी विष्णू बाबाजी चव्हाण यांनी दिनांक १५ मार्च २००३ रोजी दिलेल्या फिर्यादेवरून पार्टी नं . 
२ यांचेविरुद्ध चिपळूण पोलीस ठाणे गुर.र.नं. ३३/२००३ भा.द.वि.क. ३३६, ३३७, ४२७, ५०४ , ५०६, ५०९ , ३४ प्रमाणे गुन्हे दाखल झालेले 
असून दोन्ही गुन्ह्यातील आरोपीत यांना लागलीच अटक करून त्यांचेवर न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले असून दोन्ही गुन्हे न्यायप्रविष्ठ 
आहेत . सदरचे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शिमगा उत्सावामध्ये दोन्ही गटामध्ये वाद चिघळून कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे 
मौजे मार्गताम्हाणे गावामध्ये जा.क्र . फौजदारी / एसआर / २/ २००३ अन्वये दिनांक १६ मार्च २००३ ते दिनांक २२ मार्च २००३ पर्यंत सी.आर.पी.सी. 
कलम १४४ प्रमाणे बंदी आदेश लागू करण्यात आलेला होता. 

सन २००४ मध्ये वरील वादग्रस्त जागेमधील घुमटीची पुजा काही ग्रामस्थांनी जाऊन केलेली होती, त्यावेळी पार्टी नं . २ हे गुरव कुटुंबियांना 
पालखी देतील या आशेने त्याबाबत कोणती तक्रार दिलेली नव्हती. परंतू त्याचदिवशी म्हणजे दिनांक ३ मार्च २००४ रोजी १९-३० ते २०-०० वा . 
चे मुदतीत पार्टी नं. १ मधील विष्णू बाबाजी चव्हाण वगैरे २२ ते २३ ग्रामस्थांनी पार्टी नं. २ यांचेवादाची जागा स.नं. १७४४ मध्ये गैर कायदा जमाव 
करून बेकायदेशीर प्रवेश करून बागेतील झाडांचे नुकसान केले व जाळपोळ केली. तसेच गुरव यांचेघरावर दगडफेक करून घरात अनाधिकारे 
प्रवेश करून मारहाण केली. अशा आशयाची संतोष सितारम गुरव यांनी दिलेल्या फिर्यादिवरून चिपळूण पोलीस ठाणे गु.र. नं . २२/२००४ 
भा.द.वि.क. १४७, १४९ , ४४७, ४३५ , ४५१, ३२३, ३३६ प्रमाणे गुन्हा नोंद आहे. 

सन २००५ सालामध्ये वादग्रस्त जागा सर्व्हे नं . १७४४ या जागेत प्रवेश करू नये याकरिता सीआरपीसी कलम १४४ प्रमाणे बंदी आदेश जारी 
केला होता. असे असताना देखिल दिनांक २२ मार्च २००५ रोजी देवीचे कार्यक्रमाचे वेळी गावातील ( १) निलेश भिमराव चव्हाण, ( २) सुजित जनार्दन 
चव्हाण यांनी सदर जागेतील गुंठीसमोर देवीला नारळ ओटी ठेवण्याचेउद्देशाने त्या जागेत अनाधिकारे प्रवेश केल्याचे आढळून आले आहे. त्या दोन 
इसमांविरुद्ध दिनांक २२ मार्च २००५ रोजी चिपळूण पोलीस ठाणे गु.र.नं. २६/२००५ ते भा.दि.वि.क. ४४७, १८८,३६ प्रमाणे गुन्हा दाखल करून 
त्यांचेविरुद्ध 

पुरावा निष्पन्न झाल्याने त्यांना गुन्ह्यात अटक करून त्यांचेविरुद्ध मे. कोर्टात दिनांक २९ मार्च २००५ रोजी दोषारोपपत्र पाठविण्यात 
आलेले आहे . त्याच स.के.न. ४५३/२००५ असा आहे . 

सन २००६ मध्ये देखिल वरीलप्रमाणे वादविवाद राहील्याने व दोन्ही गटामध्ये वाद चिघळूण कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे 
क्र . फौजदारी / एसआर/ ०१/ २००६, दिनांक १० मार्च २००६ सी.आर.पी.सी. १४४ प्रमाणे बंदी आदेश लागू करण्यात आलेला होता. त्याप्रमाणे 
वादग्रस्त जागेत प्रवेश न करताच उत्सव साजरा करण्यात आला. 

सन २००७, २००८ , २०० ९ पर्यंत देखिल वरीलप्रमाणे वाद राहील्याने व दोन्ही गटामध्ये वाद चिघळूण कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण 
झाल्यामुळे सी.आर.पी.सी. १४४ प्रमाणे बंदी आदेश लागू करण्यात आलेला होता. त्यामुळे वादग्रस्त जमिनीत प्रवेश न करताच सन २००९, २०१० , 
२०११, २०१२, २०१३ तसेच २०१४ या पाचही वर्षी उत्सव साजरा करण्यात आला, तसेच २०१६ मध्येही सी.आर.पी.सी १४४ प्रमाणे बंदी आदेश 
लागू केलेला होता. 

परंतू अद्याप सदरचा वादग्रस्त जागेवरून निर्माण झालेला वाद मिटलेला नसून सदर जागेतील पूर्वइतिहास पाहता वरील दोन्हीपार्थ्यांमध्ये निर्माण 
झालेले मतभेद कायम आहेत . त्या अनुषंगाने दोन्ही पक्षकारांनी गावात एकत्र बसून समझोता घडविण्याचा प्रयत्न करावा असे कळवूनही ते 
समझोता करण्यास तयार नसल्याचेनिदर्शनास येत आहे . त्यामुळे सद्यःपरिस्थितीत मार्गताम्हाणे गावात चालू वर्षाच्या शिमगा उत्सवात पूर्वीप्रमाणेच 
परिस्थिती कायम आहे . 

तरी दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सकाळी ८-०० ते २०-०० वाजेपर्यंतचेमुदतीकरिता मौजे मार्गताम्हणे गावी श्रीदेवी पद्मावती देवीचेशिमगा 
उत्सव यातील पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांचे वतीने कोणीही शिमगा सण साजरा करताना स.नं. १७४४ मधील पार्टी नं . २ चे ताब्यात असलेल्या 
व श्री कालिकादेवी घुमटीचे कुंपण परिसर जागेत कोणीही प्रवेश करू नये म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता 
सी.आर.पी.सी. १४४ प्रमाणे बंदी आदेश त्वरीत निघणेसाठी पोलीस निरीक्षक , चिपळूण पोलीस ठाणे यांनी विनंती केलेली आहे . त्यानुसार दोन्ही 
पार्टीचे लोकांना शिमगोत्सवाचे वेळी सी.आर.पी.सी. १४४ प्रमाणे बंदी आदेश का लावणेत येऊ नयेत याबाबत विचारणा करण्यासाठी सुनावणी 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यकारी दंडाधिकारी चिपळूण त्यांचे समक्ष दुपारी ४-०० वाजता ठेवणेत आली होती. सदर सुनावणीचेवेळी दोन्ही 
पार्टीचे लोकांना नोटीस बजावणी होऊनही प्रत्यक्ष सुनावणीचे वेळी दोन्ही पार्टीचे व चिपळूण पोलीस ठाणे यांचे कोणीताही प्रतिनिधी हजर नव्हते . 

पोलीस अहवालाचा, वस्तुस्थितीचा विचार करता, पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांचे शिमगा सण साजरा करण्याचे वेळी शांतता भंग होण्याची दाट 
शक्यता असल्याने त्याकरिता तातडीची उपाययोजना करणे आवश्यक आहे असे माझी खात्री झालेली आहे . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
त्याअर्थी, मी जीवन भगवंत देसाई, कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २० अन्वये मिळालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये असे फर्मावितो की , 

आदेश 


( १) दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सकाळी ८-०० ते २०-०० वाजेपर्यंतचे कालावधीत गट नं . १७४४ च्या हद्दीत सी.आर.पी.सी. १४४ 
अन्यवे बंदी आदेश लागू येत आहे . 

( २ ) वरील दोन्ही पार्टीतील असामी अगर त्यांचे वतीने अथवा त्यांचे प्रोत्साहाने कोणीही गट नं . १७४४ हद्दी मध्ये शिमगा सण कार्यक्रमाकरिता 
भाग घेऊ नये व प्रवेश करू नये तसेच शांतता भंग होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये . 

( ३ ) हा आदेश दोन्ही पार्टीचे लोकांवर वरील कालावधीसाठी बंधनकारक राहील . 
( ४ ) हुकुमाविरुद्ध वर्तन करणारे असामीवर भारतीय दंड संहिता कलम १८८ अन्वये कारवाई केली जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सहीने व कोर्टाचेशिक्क्याने दिला. 


जीवन देसाई , 
कार्यकारी दंडाधिकारी , 

चिपळूण . 


३ ९ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८ , २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 
कार्यकारी दंडाधिकारी, मंडणगड यांजकडून ठाम असल्याने होणारे ग्राम देवतेच्या गोंधळाचे कार्यक्रमावरुन वाद 

होऊन भारी स्वरुपाचा गुन्हा घडून 

जिवीत व मालमत्तेचे नुकसान 
पार्टी नंबर १ 

होण्याची शक्यता नाकरात येत नसल्याने व सार्वजनिक शांततात व 
( १ ) राम शांताराम शिंदे, वय ५४ , 

सुव्यवस्था अबाधीत रहावी याकरिता पार्टी नं . १ व २ यांचेवर 
( २ ) सिताराम बाबाजी शिंदे, वय ७३ 

सी.आर.पी.सी. १४४ प्रमाणे काम चालवून दिनांक २० मे २०१८ रोजी 
( ३) प्रभाकर भिकु सुर्वे, वय ६२ 

पार्टी नं . २ यांनी आयोजित केलेला गोंधळाचा कार्यक्रमास सी.आर.पी.सी. 

१४४ प्रमाणे बंदी आदेश लागू होणेस विनंती केली आहे. 
( ४ ) विश्वास रविंद्र शिंदे, वय ३५ 

सबब पोलीस निरीक्षक मंडणगड यांचे अहवाचे अवलोकन करता, 
( ५ ) राजेश सुंदर सुर्वे, वय ४ ९ 

सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊन कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची 
( ६ ) कल्पेश बबन शिंदे, वय ३३ 

शक्यतानिर्माण झाली आहे. तसेच पोलीस निरीक्षक , मंडणगड यांनी 
( ७ ) मनोज कृष्णा शिंदे, वय ३३ 

मौजे सुर्ले गावी ग्रामदेवता भैरी जोगेश्वरी, सोमजाई मंदीर परिसरात 
सर्व राहणार सुर्ले, ता . मंडणगड, जि . रत्नागिरी . ग्रामदेवताचे गोंधळाचे कार्यक्रमास दिनांक २० मे २०१८ रोजी ग्रामदेवताचे 

गोंधळाचे कार्यक्रमास पार्टी नं . १ व २ त्यांचे अनुयायी व अन्य सर्व 
पार्टी नंबर २ 

जनतेस सी.आर.पी.सी. १४४ प्रमाणे मनाई आदेश काढावा असे 
( १ ) मनोहर बाजी मोरे, वय ७० 

अहवालात नमूद केले आहे . आणि तशी माझी खात्री झाली आहे. 
( २ ) अभिजीत जनार्धन शिंदे, वय ३६ 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वस्तूस्थितीवरून पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांचे 
( ३ ) दत्ताराम विठोबा शिंदे, वय ५२ 

मौजे सुर्ले गावी ग्रामदेवता भैरी जोगेश्वरी, सोमजाई मंदीर परिसरात 
( ४ ) नरेश नाना शिंदे, वय ३६ 

ग्रामदेवताचे गोधळाचे कार्यक्रम करण्याचे वेळी शांतता भंग होण्याची 

दाट शक्यता असल्याने त्याकरिता तातडीचे उपाययोजना करणे आवश्यक 
( ५ ) प्रविण बाळकृष्ण शिंदे, वय ३० 

आहे. असे पोलीस निरीक्षक मंडणगड यांचा दिनांक १ ९ मे २०१८ 
( ६) सुनिल नाना शिंदे, वय ५० 

रोजीचे अहवालाशी मी सहमत आहे . 
( ७ ) जनार्धन अंनत शिंदे, वय ६५ 

त्याअर्थी, मी प्रशांत पानवेकर , कार्यकारी दंडाधिकारी, मंडणगड 
सर्व राहणार सुर्ले , ता . मंडणगड, जि . रत्नागिरी . 

मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम २० अन्वये 
फौजदारी दंड संहिता कलम १४४ प्रमाणे बंदी आदेश मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, 

१ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 
क्रमांक फौजदारी / सुर्ले / एसआर-०१/ २०१८. - ज्याअर्थी, पोलीस 
निरीक्षक , मंडणगड यांनी मंडणगड पोलीस ठाणे यांचेकडील अहवाल 

आदेश 
चॅप्टर प्रस्ताव क्र . २०१८ , दिनांक १९ मे २०१८ रोजीच्या अहवालाद्वारे 

( १) दिनांक २० मे २०१८ रोजी सकाळी ७-०० ते दिनांक २२ मे 
माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ 

२०१८ रोजी रात्री २४-०० वा . पर्यंतचे कालावधीत मौजे सुर्ले गावी 
हे एकाच गावात राहणारे असून त्यांचेमध्ये एकमेकांविरुद्ध फौजदारी 

ग्रामदेवात भैरी जोगेश्वरी, सोमजाई मंदीर परिसरात ग्रामदेवताचेगोंधळाचे 
केसेस झाल्याने व वैयक्तीक वादापोटी सुर्ले गावठाण गावामध्ये दोन 

कार्यक्रमास फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
गट पडलेले आहेत . मौजे सुर्ले येथील त्रैवार्षिक गोंधळाचा कार्यक्रम 

अन्वये बंदी आदेश लागू करण्यात येत आहे. 
ग्रामदेवता भैरी जोगेश्वरी, सोमजाई या देवीचा मुंबई मंडळाने गावातील 
दोन्ही गटातील ग्राम मंडळास कोणत्याही प्रकारची सूचना किंवा विश्वासात 

( २ ) वरील दोन्ही पार्टीतील असामी अगर त्यांचे वतीने अथवा 
व पार्टी नं. १ यांचेकडून पार्टी नं . २ यांनी ग्राम देवतेच्या गोधळाच्या 

त्यांचे प्रोत्साहनाने कोणीही कार्यक्रमामध्ये भाग घेऊ नये तसेच शांतता 
कार्यक्रमाकरिता कोणत्याही प्रकारची पैशा स्वरुपात वर्गणी न घेता 

भंग होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये. 
त्यांना कोणत्याही प्रकारची पूर्व कल्पना न देता त्याना पुर्णतः वंचित ( ३ ) हा आदेश दोन्ही पार्टीचे लोकांवर तसेच गावातील अन्य सर्व 
ठेवून पार्टी नं . २ मधील मुंबई मंडळाने नोटीशीद्वारे ग्राम देवतेचा लोकांवर कालावधीसाठी बंधनकारक राहील . 
गोंधळाचा कार्यक्रम दिनांक २० मे २०१८ रोजी करण्याचे ठविलेले 

( ४ ) हुकुमाविरुद्ध वर्तन करणार असामीवर भारती दंड संहिता 
होते . गावातील पार्टी नं . १ यांचे गटातील कोणाही व्यक्तीस पुर्व 

कलम १८८ अन्वये कारवाई केली जाईल . 
कल्पना न देता वंचित ठेवून कार्यक्रम आयोजीत केल्याने पार्टी नं . १ 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० मे २०१८ रोजी माझ्या सहीनिशी व 
यांनी दिले तक्रारी अर्ज कामी व पार्टी नं . २ यांनी कार्यक्रम सुरळीत न्यायालयाच्या शिक्यानिशी देण्यात येत आहे . 
पार पाडण्याचे दृष्टिकोनातून दिलेले तक्रार अर्जाचे अनुषंगाने गावात 
कोणत्याही प्रकारचा वाद राहू नये व सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 

प्रशांत पानवेकर , 
अबाधीत रहावी या पोलीस निरीक्षक , मंडणगड यांनी दोन्ही पार्टीतील 

कार्यकारी दंडाधिकारी , 
लोकांना पोलीस ठाण्यात बोलावून समझोता घडविण्याचा प्रयत्न केला . 

मंडणगड . 
पार्टी नं . २ मधील ग्रामस्थांनी आम्ही आमचा कार्यक्रम करणार असे 


४० 


अ . क्र . 


अ.क्र . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

कार्यकारी दंडाधिकारी , चिपळूण यांजकडून 
पार्टी नंबर १ मराठा समाज 

पार्टी नंबर २ कुणबी समाज व स्वयंभु शंकर 

मंदीर ट्रस्टाचे पदाधिकारी 
( १ ) जयवंतराव बाबुराव शिंदे 

( १ ) वसंत सखाराम जिमन 
( २ ) प्रकाश शंकरराव शिंदे 

( २ ) दिपक भिवाजी बंबावडे 
( ३ ) नरसिंगराव रघुनाथराव शिंदे 

( ३ ) किसन पांडुरंग पडयाळ 
( ४ ) वामन तातोजीराव शिंदे 

( ४ ) सिताराम धाकटू शिगवण 
( ५ ) रमेश कृष्णाजी शिंदे 

( ५ ) 

संतोष बबन बाईत 
( ६ ) नितीन सुमंतराव शिंदे 

( ६ ) 

किशोर विश्वास चव्हाण 
( ७ ) महादेव तातोजीराव शिंदे 

( ७ ) 

प्रशांत रघुनाथ मोरे 
( ८ ) दत्ताराम बापुजीराव शिंदे 

( ८ ) गोविंद विश्वास बाईत 
दिपक रामचंद्र शिंदे 

( ९ ) संजय अनंत जंगम 
( १० ) दिपक लक्ष्माण शिंदे 

( १० ) रविंद्र शांताराम कातुर्डे 
( ११ ) शरद यशवंतराव शिंदे 

( ११ ) व इतर सर्व कुणबी समाज ग्रामस्था, रा . नांदिवसे 

स्वयंदेव, राधानगर तसेच स्वयंभु शंकर 
( १२ ) महीपत आत्माराम शिंदे 

मंदिर ट्रस्टी . 
( १३ ) प्रकाश मनोहरराव शिंदे 
(१४ ) प्रकाश केशवराव शिंदे 
( १५ ) प्रदिप दत्ताजीराव शिंदे 
( १६ ) व इतर सर्व मराठा ग्रामस्था 

रा. नांदिवसे स्वयंदेव , राधानगर . 
क्रमांक फौजदारी / नांदिवसे /शिमगा/ २०१८. - ज्याअर्थी, पोलीस निरीक्षक , अलोरे शिरगाव पोलीस ठाणे, यांनी त्यांजकडील पत्र जावक क्र . 
७१३/१८ , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणूदिले आहे की , अलोरे शिरगाव पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रातील मौजे नांदिवसे 
गावी पार्टी नं . १ मराठा समाज व पार्टी नं . २ कुणबी समाज मधील सर्व आसामी हे मौजे नांदिवसे, स्वयंदेव गणेशपूर, राधानगर येथील ग्रुप 
ग्राममपंचायतीमध्ये राहणारे आहेत. मौजे नांदिवसे, स्वयंदेव गावातील देव जानाई, वाघजाई , भैरी, स्वयंभु शंकर या देवस्थानाचेशिमगा उत्सवावरून 
तसेच मानपान व पारंपारीक रुढीपद्धती यावरून आज सुमारे ३० वर्षांपासून दोन्ही पार्टीत वाद आहेत . सदरच्या वादावरून दोन्ही पार्टीतील असामी 
हे मा . उच्च न्यायालयात गेलेले होते. 

सन २००४ सालचेशिमगा उत्सवात पार्टी नं . १ व पार्टी नं २ यांच्यात शिमगा सण साजरा करण्यावरून वाद निर्माण झाल्याने पार्टी नं २ यांना 
सीआरपीसी १४४ प्रमाणे मनाई आदेश लावण्यात आलेला होता. त्यावेळी पार्टी नं २ चे लोकांनी मनाई आदेशाचे जाणीव पुर्वक उल्लंघन करून 
सहाणेवरून देवाची पालखी पोलीस बंदोबस्तातून पळवून नेल्याने त्यांचेविरुद्ध अलोरे शिरगाव पोलीस ठाणे गु.र.नं. ०८/०४ भादविस कलम ३९ ५ , 
३ ९ ७, ३५३, ३३२, १८८ मु.पो. का . कलम ३७( १)(३) चे उल्लंघन कलम ३५ प्रमाणे दिनांक ९ मार्च २००४ रोजी गुन्हा दाखल असून सदरचा गुन्हा 
मा.अति सत्र न्यायालय , खेड न्यायालयात निकाली झालेला आहे . 

त्यानंतर सन २००५ सालातील नांदिवसे, स्वयंदेव गावातील शिमगोत्सव शांततेत व दोन्हीपाऱ्यांमध्ये समझोता घडवून शिमगा सण साजरा 
व्हावा म्हणून मा . गृह मंत्रालय, यांचेकडील आदेश क्रमांक विसआ. ०८०४ / आ.क्र . ४ ९ ६ ( अ ) ५७ /विशा-१ अ महाराष्ट्र राज्य गृह विभाग, मुंबई 
३२ , दिनांक २६ ऑगस्ट २००४ अन्वये , मा . जिल्हाधिकारी साो , रत्नागिरी यांचे आदेश प्राप्त झाल्याने मा . उप विभागीय अधिकारी साो . यांचेकडे 
तडजोडी बाबत वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या होत्या . व दिनांक १४ मार्च २००५ रोजी घेण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय समितीच्या मिटींग मध्ये 
शिमगा उत्सव साजरा करण्याबाबत सर्व समावेशक व सर्वानुमते तडजोड करण्यात आली होती त्या तडजोडीचे मुद्दे खालीलप्रमाणे, 
सन २००५ ची सर्वानुमते तडजोड 

१. ही तडजोड दोन्ही पक्षांमध्ये मुंबई सार्वजनिक न्यास १९ ५० खाली सुरू असलेले अपिल व तत्सम पुढील अपिले ( झाल्यास) त्यांचा 
अंतिम निर्णय होईपर्यंत किंवा सहायक धर्मादाय रत्नागिरी यांचा श्री . स्वयंभु शंकर मंदिर हे सार्वजनिक न्यास असल्याचा निर्णय स्थगित किंवा रद्द 
होत नाही . तोपर्यंत तात्पुरीत उपाययोजना म्हणून 

अंमलात राहील. 
२. ही तडजोड दोन्ही पक्षांचे हक्क आणि म्हणणे आबाधीत ठेवून होत आहे व दोन्ही पक्षांना या तडजोडी खेरीज इतर कोणत्याही 
विषयाबाबत कोणत्याही न्यायलयात जाण्यास पूर्ण मोकळीक राहील. 

३. ह्या तडजोडीनुसार होळी पोर्णिमेच्या दिवशी रात्री ९ .०० वाजता सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्ट्रस्टच्या वतीने श्री . स्वयंभु शंकर मंदिर 
देवस्थानाचा होम लावण्यात येईल. आणि त्याच देवस्थानाचा पारंपारीक होम त्याच रौत्री ४-०० तासानंतर शिंदे मंडळी लावतील . 

४. हिंदुपंचागाप्रमाणे दुसरे दिवशी सकाळी श्री . जानाई वाघजाई मंदिराचा होम शिंदे मंडळी परंपरे प्रमाणे लावतील व त्याच दिवशी दुपारी 


- 


४१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
श्री. भैरी चंडीकाई देवस्थानाचा पारंपारीक होम शिंदे मंडळी जाऊन लावतील. त्यानंतर श्री . स्वयंभु शंकर मंदिराची सहाण परंपरेने भरील जाईल . 
त्यानंतर जानाई वाघजाई मंदिराचे सहाणेवर मनोरंजनाचे कार्यक्रम होतील व पालखी देवळात जाईल . 

५. सहाणेच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९-०० वाजेपर्यंत ३ शिंदेमानकारी पुजा करतील. त्यानंतर सर्व ग्रामस्थांसाठी पालखी मंदिरात पुजेसाठी 
ठेवण्यात येईल. सदर पूर्ण दिवस ग्रामस्थांच्या पुजांसाठी राखीव राहील. तद्नंतर पुढील दिवशी परंपरेप्रमाणे शिंदे घराण्याच्या ३ मानकऱ्याच्या घरील 
पुजा व त्यानंतर मानाप्रमाणे इतर शिंदे मंडळी इच्छुक ग्रामस्थ यांच्या घरातील पुजांसाठी पालखी घरोघर पाठविण्याची परंपरा अंमलात आणली 
जाईल . 

६. इतर कोणत्याही परंपरा बदलण्यात येणार नाही . 

वरीलप्रमाणे दोन्ही पार्टीना तडजोड मंजुर झाल्याने लिखीत समझोत्या प्रमाणे सन २००५ चा शिमगा सण साजरा करण्याचे करारपत्र करून 
परस्परांना बांधून घेऊन त्याप्रमाणे शिमगा सण पोलीस बंदोबस्तात शांततेत पार पडलेला होता. 

त्यानंतर सन २००६ चा शिमगा सणाबाबत दिनांक २८ फेब्रुवारी २००६ रोजी मा . उप विभागीय दंडाधिकारी साो , चिपळूण यांचे समक्ष मराठा 
व कुणबी समाजाचे ग्रामस्थ यांची संयुक्त मिटींग घेण्यात आली होती. सदर मिटींग मध्ये मागील सन २००५ चे होळी सणाप्रमाणे साजरा 
करण्याबाबत व जोपर्यंत कोर्टाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत परंपरेनुसार होळी सण साजरा करण्याबाबत सर्वानुमते नव्याने करारपत्र करून सन 
२००६ चा होळी उत्सव पोलीस बंदोबस्तात शांततेत पार पडलेला होता . 

त्यानंतर सन २००७ सालाचेशिमगा सणाचे अनुषंगाने दिनांक २ मार्च २००७ रोजी स्वयंभु शंकर मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट व कुणबी समाज 
यांनी आपले ट्रस्टीचा एकच होम लागेल व अन्य कोणाचाही होम लागणार नाही. व पालखी सर्वठिकाणी फिरविण्यात येईल अशा मजकूराचा अर्ज 
पोलीस ठाण्यात सादर केलेला होता. त्या अर्जावरून सदरचा प्रश्न वादग्रस्त होत असल्याचे दिसून आल्याने दिनांक ३ मार्च २००७ रोजी मा . 
कार्यकारी दंडाधिकारी साो , चिपळूण यांचे समक्ष दोन्ही पार्टीच्या लोकांची मिटींग घेण्यात आली व त्यांना मागील सन २००५ , २००६ चे शिमगा 
सणाप्रमाणे उत्सव साजरे करण्याकरिता सांगण्यात आले होते . तेव्हा पार्टी नंबर २ चे लोकांनी सन २००५ चा समझोता आमचेवर अन्याय करणारा 
आहे . व तो आता आम्हाला मान्य नाही. असे सांगून सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे या वर्षीचा शिमगा सण साजरा झाल्यास त्याला आमचा विरोध 
राहील असे पार्टी नंबर २ यांनी सांगितले होते . व सदर बैठकीमध्ये होळी उत्सव साजरा करण्यासाठी दोन्ही पार्टी मध्ये एकमत झाले नाही व शिमगा 
सण साजरा करण्यावरून वाद निर्माण झाल्याने सन २००७ मध्ये स्वयंभु शंकर मंदीर व जानाई वाघजाई मंदिराच्या परीसरात १०० मीटरचे आत व 
आसपास दिनांक ३ मार्च २००७ रोजी ते दिनांक १९ मार्च २००७ रोजी २४-०० वा. पर्यंत सी.आर.पी.सी. १४४ प्रमाणे सर्व जनतेस बंदी आदेश लागू 
करण्यात आला होता . 

सदर मनाई आदेशाचेविरोधात पार्टी नंबर १ मराठा समाजाने मा . हायकोर्ट मुंबई येथे रिट पिटीशन नंबर-४४६ / २००७ व पार्टी नंबर २ यांनी 
रिट अर्ज क्रमांक ४६१/२००७ असे दाखल केले होते. मनाई आदेशाची मुदत संपल्यानंतर मा . न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता दोन्ही अर्ज 
काढून टाकले आहेत . 

सन २००८ चे शिमगा सणाबाबत पार्टी नंबर १ यांनी दिनांक १० मार्च २००८ रोजी अर्जदिल्याने दिनांक १२ मार्च २००८ रोजी पार्टी नंबर १ व 
पार्टी नंबर २ तसेच ट्रस्टीचे पदाधिकारी व तंटामुक्त समितीचे सदस्य यांची मिटींग घेण्यात आली होता. परंतु सन २००८ सालातील शिमगा सण 
साजरा करण्यावरून दोन्ही पार्टीतील लोकांमध्ये सन्माननीय तोडगा निघालेला नव्हता. तसेच मा . कार्यकारी दंडाधिकारी साो , चिपळूण 
दिनांक १४ मार्च २००८ रोजी व दिनांक १५ मार्च २००८ रोजी बैठक घेतली होती. परंतु त्यातही कोणता सन्माननीय तोडगा झालेली नाही . म्हणून 
सन २००८ मध्ये स्वयंभु शंकर मंदिर व जानाई वाघजाई मंदिराच्या परीसरात १०० मीटरचे आत व आसपास दिनांक २० मार्च २००८ रोजी ते दिनांक 
३१ मार्च २००८ रोजी २४-०० वा . पर्यंत सी.आर.पी.सी. १४४ प्रमाणे सर्व जनतेस बंदी आदेश लागू करण्यात आला होता. 

सदर मनाई आदेशाचेविरोधात पार्टी नं . १ मराठा समाज यांनी मा . उप विभागीय दंडाधिकारी साो , चिपळूण यांचेकडे क्रिमिनल रिव्हिजन 
अपिल क्र . २/२००८ असा दाखल केला होता. सदर अर्जावर सुनावनी होऊन मा . उप विभागीय दंडाधिकारी साो , चिपळूण यांनी रिव्हीजन अमान्य 
करून बंदी आदेश कायम केला होता . तसेच पार्टी नं . १ यांनी मा.अतिसत्र न्यायालय सो ., खेड यांचे कोर्टामध्ये दिवाणी अर्ज नंबर २४/२००७ 
दाखल केला होता त्याचा दिनांक ७ मार्च २००८ रोजी निकाल लागला असून मा . न्यायालयाने श्री . स्वयंभु शंकर मंदिर ट्रस्टची धर्मादाय आयुक्त 
यांनी धार्मिक कार्यक्रमाची नियमावली ठरविली होती. ती रद्द केलेली होती. 

तसेच पार्टी नं . १ यांनी सन २००८ चे होळी सणाला लावण्यात आलेल्या मनाई आदेशाविरोधात मा . उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट अर्ज नं . 
५८७/२००८ , ६४३/२००८ , ७००/२००८ असे दाखल केले होते. सदरचे रिट अर्ज मा . न्यायालयाने रद्द केलेले आहेत . 

सन २०० ९ चे शीमगा सणाचे अनुशंगाने दिनांक ९ मार्च २००९ रोजी मा . उप विभागीय दंडाधिकारी साो , चिपळूण यांचे समक्ष एकत्र मिटींग 
घेण्यात आली होती. परंतु दोन्ही पार्टीचे लोक हे आपआपले मताशी ठाम राहील्याने शिमगा सण साजरा करण्यावर कोणत्याही प्रकारचा सन्माननीय 
तोडगा न निघाल्याने सन २०० ९ चे शिमगा उत्सवास सीआरपीसी १४४ प्रमाणे सर्व जनतेस मनाई आदेश जारी करण्यात आलेला होता. 

सन २०० ९ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या मनाई आदेशाचे विरोधात पार्टी नं . १ मराठा समाज यांनी मा . उच्च न्यायालय मुंबई येथेरिट 
पिटीशन अर्ज नं . ६२८ / २०० ९, ६५१/ २०० ९, असे दोन अर्ज दाखल केले होते. सदर अर्जाचे सुनावणी अंती मा . उच्च न्यायालयाने दोन्ही पार्टीचे 
लोकांना मानापानाचे हक्क दिवाणी न्यायालयातून शाबीत करून घेण्याविषयी आदेश निर्गमित केलेले आहेत . परंतु आज पावेतो कोणाचेही मानापाचे 
हक्क शाबीत झालेले नाहीत . 

सन २०१० मध्ये पार्टी नं.१ मराठा समाजाने देवस्थानाचे मानपान व मालकी हक्क या संदर्भात मा . वरिष्ट स्तर दिवानी न्यायालय रत्नागिरी येथे 
दिवाणी सूट नंबर ३९ / २०१० दाखल केला असून सदरचा दावा गुण दोषांवर चालू असून अद्याप पर्यंत कोणाचेही मानपानाचे हक्क शाबीत झालेले 
नसून सदरचा दावा मा . न्यायालयाने खालीलप्रमाणे आदेश केलेले आहेत . 
भाग एक ( को.वि.पु. ) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
Order 2010 date 25th February 2010 

( 1) The Sub - Divisional officer and Sub -Divisional Magistrate, Chiplun , Ratnagiri is hereby 
directed to issue immediate appropriate orders within his powers and jurisdiction to maintain 
law and order in the Holi Festival to be performed in the villages Nadivase and Swayamdev , 
Tal. Chiplun , Dist. Ratnagiri between 28th February to 9th March 2010 as per the agreement 
arrived at on 14th March 2010 which was witnessed by then Sub -Divisional Officer and Sub 
Divisional Magistrate . 

(2 ) Issue immediate writ of this order alongwith zerox copy of the above referred 
agreement to Sub -Divisional Magistrate for Compliance . one copy of the said writ and 
agreement shall also be sent by fax to the said officer . 

सन २०१० चे शिमगा संदर्भात दोन्ही पार्टीतील लोकांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१० रोजी खडपोली दूरक्षेत्र तसेच दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१० 
रोजी अलोरे शिरगाव पोलीस ठाण्यात संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. परंतु सदर मिटींगमध्ये शिमगा सण साजरा करण्यावर कोणत्याही प्रकारे 
सन्माननीय तोडगा न निघाल्याने स्वयंभू शंकर मंदीर व जानाई वाघजाई मंदिराच्या परीसरात १०० मीटरचे आत व आसपास दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०१० रोजी ते दिनांक १७ मार्च २०१० रोजी ८-०० वा . पर्यंत सी.आर.पी.सी. १४४ प्रमाणे सर्व जनतेस बंदी आदेश लागू करण्यात आला होता. 

त्यानंतर पार्टी नंबर १ यांनी मनाई आदेशाचेविरोधात मा . वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, रत्नागिरी येथून दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी 
दावा क्र . ३ ९ / २०१० अन्वये सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे सर्वसमावेशक सन २०१० चा शिमगा सण साजरा करण्यात यावा असा तुर्तास आदेश 
करून घेऊन तो आदेश मा . उप विभागीय दंडाधिकारी साो ., चिपळूण यांचे समक्ष ठेवण्यात आला असता मा . उप विभागीय दंडाधिकारी साो ., यांनी 
कायदा व सुव्यवस्थेची प्राधान्याने विचार करून सदरचा मनाई आदेश कायम ठेवला होता . 

त्यानंतर पार्टी नंबर १ यांनी सन २०१० चे शिमगा सणास असलेल्या मनाई आदेशाचे व मा . उप विभागीय दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाचे 
विरोध मा . उच्च न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनल अर्ज नंबर ६२८६/२०१० असा दाखल केला होता. मा . न्यायालयाने दिनांक ५ एप्रिल २०१० रोजी 
निकाल दिला असून दोन्ही पार्टीचे लोकांना दिवाणी न्यायालयातून मानापानाचे हक्क शाबीत करून घेण्याकरिता व पुन्हा उच्च न्यायालयात न येण्याचे 
आदेश पारित केला आहे . 


Order 2011 date 5th March 2011 


Further order below Ext. 6 


In vieur of order beloue Ext . 51 the order dated 25th February 2010 parred above is 
entended and shall be treated as in force for the Holi Festival of the year 2011 . 

सन २०११ मध्ये मा . वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय, रत्नागिरी यांनी दावा क्रमांक ३९ / २०१० चे दिनांक ५ मार्च २०११ चे सुनावणीमध्ये कायदा व 
सुव्यवस्थेला प्राधान्य देऊन सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे सन २०११ चा होळी सण साजरा करावा असे निर्देशित केले होते. परंतु बैठकीत शिमगा 
सण साजरा करण्यावर दोन्ही पार्टीचे ग्रामस्थांमध्ये एकमत न झाल्याने बैठकीचा अहवाल मा . कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांना जा . क्रमांक 
८८३/२०११ रोजी दिनांक १४ मार्च २०११ रोजी अन्वये सादर करण्यात आला होता. 

त्यानंतर, मा . कार्यकारी दंडाधिकारी साो, चिपळूण यांचेकडील पत्र क्रमांक एम.ए.जी./ नांदिवसे शिमगा /०३/ २०११, दिनांक १७ मार्च २०११ 
अन्वये नांदिवसे गावी योग्य तो बंदोबस्त देऊन होळी सण साजरा करण्याबाबत आदेशित केल्याने पार्टी नंबर १ चे लोकांनी सदर शिमगा सण पोलीस 
बंदोबस्तात साजरा केला. सन -२००५ चा समझोता पार्टी नंबर २ यांना मान्य नसल्याने त्यांनी सन-२०११ चेशिमगा सणावर बहिष्कार टाकून सहभाग 
घेतला नव्हता. 

मुदतीत पार्टी नंबर २ कुणबी सेनेचे वतीने दिनांक १७ मार्च २०११ रोजी मा . जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना पत्र देऊन जातीवादी प्रथा परंपरेची 
सक्ती करणारा आदेश रद्द करून ग्रामदेवतेची पालखी सर्व ग्रामस्थांना दर्शनासाठी मंदिरात ठेवणेबाबत पत्र देण्यात आले होते . तसेच पार्टी नंबर २ 
कुणबी समाजाने निषेधाचे परिपत्रक काढून दिनांक १९ मार्च २०११ रोजी नांदिवसे गावी पार्टी नंबर २ कुणबी सेनेचे तालुका अध्यक्ष प्रदिप उदेग यांचे 
नेतृत्वाखाली निषेध मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले होते. त्यांना सदर बाबत सी.आर.पी.सी. १४ ९ च्या नोटीसांची बजावणी करण्यात आली होती. 
तसेच वारंवार पेपरमध्ये पालखी उचलून देणार नाही, प्रशासनाचा दुजाभाव अशा प्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध करून सणात तणाव निर्माण केला होता. 
त्यामुळे सन २०११ वे शिमगा सणात मौजे नांदीवसे गावात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता व बंदोबस्त मुदतीत मा . कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी मौजे नांदीवसे गावास भेट देत होते . 

सन २०११ साली बंदोबस्ताकरिता १ सपोनि , १ पोऊनि, व १ एस.आर.पी.एफ. प्लाटुन ( गाडीसह ), १ ट्रायकिंग फोर्स मुख्यालयातील 
( गाडीसह) , २० पोलीस कर्मचारी मुख्यालयातील, ५ महिला पोलीस कर्मचारी, १० होमगार्ड , पोलीस ठाण्यातील १५ पोलीस कर्मचारी बंदोबस्तास 
पुरविण्यात आलेले होते . व शिमगा सन शांततेत पार पडला. 
Order 2012 date 3rd March 2012 

( 1 ) The application is hereby allowed. 
( 2 ) The order passed below Exh . 6 is futher extended till the decision of the application on 
merits . 


१ 


. 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

सन २०१२ चे होळी उत्सवाचे अनुषंगाने गांवातील पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांची तंटामुक्ती माध्यमातून दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१२ 
रोजी नांदिवसे गावी संयुक्त बैठक घेण्यात आली. परंतु सदर बैठकीत कोणतीही तडजोड घडून आलेली नाही . म्हणून तंटामुक्ती अध्यक्ष यांनी 
अलोरे शिरगांव पोलीस ठाण्यात दिले पत्रावरून पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ चे पदाथिकाऱ्यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी पोलीस ठाण्यात 
मा . उप विभागीय पोलीस अधिकारी, चिपळूण यांचे मार्गदर्शनाखाली संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. सदर वेळी पार्टी नंबर १ यांनी मा . कोर्टाने 
सन २०११ रोजी दिले आदेशाप्रमाणे व सन-२००५ चे समजोत्याप्रमाणे शिमगा सण साजरा करणारा असल्याचे सांगून आपली बाजू मांडली. तसेच 
पार्टी नंबर २ यांनी आम्हास सदर आदेश मान्य नसून शिमगा सणातील पालखी ही ज्या वस्तीत जाईल तेथील मानकरी यांचा पहिला मान देऊन नंतर 
तेथील सर्व समाजाची सरसकट घरे घेईल . अशी बाजू मांडली या व्यतिरिक्त दोन्ही पार्टी यांना कोणतीही तडजोड मान्य नसल्याने सदर बैठकीत 
तडजोड निघाली नसून दोन्ही पाया॑ आपापले मताशी ठाम राहिलेले आहेत . 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी घेण्यात आलेल्या पार्टी नंबर १ व २ यांचे बैठकीत शिमगा सणाबाबत काही तोडगा न निघाल्याने आगामी 
शिमगा सनात दोन्ही गटांचे ग्रामस्थांमध्ये संघर्ष व मतभेद होऊन कायदा व सुव्यवस्थानिर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाल्याने तसा अहवाल 
मा . कार्यकारी दंडाधिकारी साो, चिपळूण यांना सादर केला असता त्यांनी दिनांक २ मार्च २०१२ रोजी आपले कार्यालयात पार्टी नंबर १ व पार्टी 
नंबर २ यांची संयुक्त बैठक घेतली होती . सदर मिटींगमध्ये पार्टी नंबर १ यांनी सन -२००५ चे समझोत्याप्रमाणे व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, 
रत्नागिरी यांचेकडील दिनांक ५ मार्च २०११ रोजीचे आदेशान्वये सन -२०११ चा शिमगा सण साजरा करणार असल्याचे सांगिलते असून, अन्य 
तडजोड मान्य नसल्याचे सांगितले . तसेच पार्टी नंबर २ यांनी सन -२००५ चा समझोता आम्हाला मान्य नसून तो आमच्यावर अन्यायकारक 
असल्याने तो आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगितले होते. तसेच पार्टी नंबर १ यांनी आमचा दिवाणी न्यायालय, रत्नागिरी येथे दाव्यावर सुनावणी चालू 
असून त्यावर आदेश होणे प्रलंबित असल्याने पुढील चर्चा करणे उचित होणार नसल्याचेपार्टी नंबर १ यांनी सांगितल्याने मा . कार्यकारी दंडाधिकारी 
यांनी पुन्हा दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी बैठक ठेवून संबंधितांना बैठकीस हजर राहण्याचा समक्ष सूचना केल्या होत्या. 

दिनांक ५ मार्च २०१२ रोजी मा . कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांनी त्यांचे कार्यालयात १५-०० वाजता पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांची 
बैठक बोलावली होती . सदर बैठकीस तत्काळीन सपोनि श्री. शिंदे हजर होते . बैठकी दरम्यान पार्टी नंबर १ मराठा समाज यांनी सन २००५ चे 
समझोत्याप्रमाणे आगामी शिमगा उत्सव साजरा करण्याची अनुमती दिलेले असल्याचे तोंडी सांगितले परंतु त्यांनी मा . न्यायालयाचे आदेशाची प्रत 
समक्ष सादर केलेली नाही तसेच पार्टी नंबर १ यांनी शिमगा सण दिनांक ७ मार्च २०१२ ते दिनांक १२ मार्च २०१४ रोजीचे कालावधीत साजरा करणार 
असल्याचे लेखी निवेदन सादर करून ते आपले म्हणण्याशी ठाम राहिले . त्यानंतर पार्टी नंबर २ यांनी खालीलप्रमाणे मा . कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
समक्ष आपली बाजू मांडून निवेदन सादर केले आहे . 

( १) प्रथम स्वयंदेव या गावात पालखी जाईल तेथे सहाणेवर प्रथम पुजा करावी व तेथील ग्रामस्थांच्या पुजा घ्याव्यात . याप्रमाणे गणेशपुर , 
राधानगर , नांदिवसे अशा ४ गावात कार्यक्रम करावा. 

( २) पालखी प्रत्येक गावात सहाणेवर ठेऊन सर्व ग्रामस्थांनी तेथे पूजा करावी व रात्रौ पालखी मिरवणूक काढावी. 
( ३) पालखी श्री . जानाई वाघजाई मंदिरात ठेऊन सर्व ग्रामस्थांनी तेथे पुजा अर्चा करावी. 

( ४ ) प्रथम दिवशी चारही गावात पालखी जाईल तेथे पार्टी नंबर १ शिंदे पार्टी नंबर २ कुणबी व इतर यांची प्रत्येकी १/१ पुजा घ्यावी व दुसरे 
दिवसा पासून प्रत्येक गावाला १/१ दिवस देऊन सर्व ग्रामस्थांच्या पुजा घ्याव्यात. तसेच पार्टीनंबर २ यांनी प्रशासन कितीही नाकारत असले तरीही 
शासनाच्या खर्चाने व पोलीस यंत्रणेच्या जोरावर जातीय वादाला खतपाणी घातले जात असून बहुजन समाजावर वर्षानुवर्षे अन्याय केला जात 
असल्याचे सांगुन वरीलप्रमाणे शिमगा झाल्यास आम्ही प्रशासला पोलीस बंदोबस्ताची आवश्यकता नाही असे लेखी लिहुन देऊ अन्यथा यापुढे 
आम्ही अन्याय सहन करणार नाही असे सांगितले सदर बैठकी दरम्याने दोन्ही पार्टीचे लोक आपआपले मताशी ठाम राहिल्याने व कोणत्याही 
प्रकाराची तडजोड करण्यास तयार नसल्याने शिमगा उत्सवाचे कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता वाटू 
लागल्याने आम्ही जा.क्र . ६५४/२०१२,दिनांक ५ मार्च २०१२ अन्वये मा . कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांना रिपोर्ट सादर करून दिनांक ७ मार्च 
२०१२ ते दिनांक २३ मार्च २०१२ पर्यंत सीआरपीसी १४४ प्रमाणे नांदिवसे गावातील शिमगा सणास मनाई आदेश लावण्याकरिता अहवाल सादर केला. 

मा . कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांनी सादर केलेल्या सीआरपीसी १४४ च्या अहवालावरून दोन्ही पार्टीचे ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकूण घेतले 
व दोन्ही पार्टीचे लोक आपआपले मताशी ठाम राहिल्याने मा . कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यावरून सण २०११ 
चे शिमगा सणाचे वेळची परिस्थिती लक्षात घेऊन दिनांक ७ मार्च २०१२ रोजी ते २३ मार्च २०१२ रोजी पर्यंत सीआरपीसी १४४ प्रमाणे नांदविसे गावी 
मनाई आदेश पारित केला. 

सदर मनाई आदेशाच्या विरोधात पार्टी नंबर १ मौजे नांदिवसे स्वयंदेव ता. चिपळूण येथील अर्जदार श्री . प्रमोद तुकाराम शिंदे यांनी मा . उच्च 
न्यायालयात मुंबई येथेरिटपिटीशन नंबर ९ ४० / २०१२ असा दावा दाखल केला होता. सदर रिटपिटीशनबाबत सरकार तर्फे म्हणने सादर करण्यात 
आले. सदर बाबत मा . कोर्टाने मनाई आदेश कायम ठेवत खालील कोर्टात दावा शाबीत करून घेण्याबाबत आदेशित केलेले आहे . 

सन २०१३ मध्ये पार्टी नंबर १ यांची दिनांक १९ जानेवारी २०१३ रोजी व पार्टी नंबर २ यांची दिनांक २२ जानेवारी २०१३ रोजी वेगवेगळ्या 
बैठका घेण्यात आल्या सदर वेळी पार्टी नंबर १ यांनी आपण सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे व सन २०११ चे कोर्ट आदेशाप्रमाणे शिमगा सण साजरा 
करावा असे मत मांडले तर पार्टी नंबर २ यांनी सन २०१२ चे मुद्दे परत मांडले, वरील दोन्ही बाजुचे मत ऐकून घेऊन . 

पोनि / श्री . राणे यांनी दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी संयुक्त बैठक घेण्यात आली परंतु दोन्ही पार्टी आपआपले मुद्याशी ठाम राहिल्याने 
कोणतीही तडजोड होऊन शकली नाही, त्यानंतर परत दिनांक १० फेब्रुवारी २०१३ रोजी गावात बैठक झाली व कोणताही निणर्य न घेता बैठक 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ अ 


. 


४४ 


चिपळूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
स्थगित झाली. वरील दोन्ही पार्टी मध्ये समझोता न झाल्याने व सन्माननीय तोडगा न निघाल्याने शिमगा सणात सार्वजनिक शांततेचा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने दिनांक २५ मार्च २०१३ ते दिनांक ११ एप्रिल २०१४ रोजीचे मुदतीत मा . कार्यकारी दंडाधिकारी 
यांचेकडील क्रमांक एमएजी / नांदिवसे / ३ / २०१३ अन्वये सीआरपीसी १४४ प्रमाणे मनाई आदेश जारी केला. 

सन २०१४ रोजी सपोनि / श्री . इंगोले यांनी वरील नांदिवसे गावातील पार्टी नंबर १ मराठा समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज यांची दिनांक 
२ मार्च २०१४ रोजी संयुक्त बैठक घेतली सदर वेळी पार्टी नंबर १ यांनी सन २०१३ साली मांडलेले मुद्दे परत मांडले व पार्टी नंबर २ यांनी सुद्धा 
सन २०१३ साली मांडलेले मुद्दे परत मांडल्याने सदर दोन्ही पार्टी मध्ये कोणताही समझोता अगर तडजोड झालेली नाही. वरून गावचे तंटामुक्त 
अध्यक्ष श्री . प्रकाश शंकरराव शिंदे यांना दोन्ही पार्टी मध्ये गावामध्ये काही समझोता होत असल्याचे कळविणे बाबत कळविले होते . सदर तंटामुक्त 
अध्यक्ष यांनी दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजीचे पत्राने कळविले की पोलीस ठाण्यात मांडलेल्या मुद्या व्यतिरिक्त दोन्हीपाया॑ कोणताही बदल करू 
इच्छित नाहीत असे कळविले आहे. 

मौजे नांदिवसे गावातील परिस्थितीची गोपनीय माहिती घेता पार्टी नंबर १ मराठा समाज यांची सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे शिमगा सण 
करण्यास तयारी आहे , व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज यांना सन २००५ चा समझोता मान्य नाही व तसेच मा . कोर्टाचे आदेशाप्रमाणे शिमगा सण 
साजरा करण्याची परवानगी दिल्यास त्यास पार्टी नंबर २ हे तिव्र विरोध दर्शविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व सदर कारणामुळे कायदा व 
सुव्यस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करतील व त्यासंधीचा काही राजकीय पक्ष निवडणुकीचे कालावधीत फायदा घेण्याची शक्यता आहे . सदर बाबत 
मा . कार्यकारी दंडाधिकारी सो ., चिपळूण यांचेकडे जा.क्र . ९ १३ / २०१४ , दिनांक ११ मार्च २०१४ अन्वये १४४ प्रमाणे मनाई आदेश जारी 
करण्याबाबत पोलिसांना रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे . 

सदर रिपोर्ट वरून मा . कार्यकारी दंडाधिकारी साो ., चिपळूण यांनी पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांची दिनांक १३ मार्च २०१५ रोजी सुनावणी 
आयोजित केली. पंरतु कोणत्याही प्रकारे तोडगा निघालेला नाही. वरून मा . कार्यकारी दंडाधिकारी साो., चिपळूण यांनी क्रमांक एमएजी/ नांदिवसे / 
३/२०१४ अन्वये सीआरपीसी १४४ प्रमाणे मनाई आदेश जारी केला. 

सदर मनाई आदेशाच्या विरोधात पार्टी नंबर १ यानी मा . उप विभागीय दंडाधिकारी साो , यांचे न्यायालयात क्रिमीनल रिव्हीजन / 
एसआर / ०१/ २०१४ अन्वये रिव्हीजन दाखल केले. सदर मा . उप विभागीय दंडाधिकारी सो .. चिपळूण यांनी वरील मनाई आदेश कायम ठेवले व 
सन २०१४ साली मौजे नांदिवसे गावी शिमगा सणास १४४ प्रमाणे मनाई आदेश लावण्यात आलेले होते . 
सन २०१५ 

सन २०१५ साली होणारे शिमगा सणाचे अनुषंगाने आम्ही पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ याना चर्चेकरिता इकडील पोलीस ठाण्यात दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बोलावून बैठक घेतली असता पार्टी नंबर १ यांनी सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे शिमगा सण साजरा करण्यात यावा असे 
मत मांडले. 

पार्टी नंबर २ यांचेबाजूने कुणबी समजाच्या बाजू मांडणारे काही इसम हे हजर नसल्याने आम्हास पुढील तारीख द्यावी असे कळविले वरून 
दोन्ही पार्टी यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गावात तंटामुक्त समिती मार्फत बैठक घेऊन जो कोणताही निर्णय होईल तो कळविण्याबाबत 
कळविण्यात आले होते. बैठक संपविण्यात आली होती. 

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मा . उप विभागीय पोलीस अधिकारी साो ., चिपळूण यांचे मार्गदर्शनाखाली बैठक घेण्यात आली. सदर 
बैठकीस पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांची मते जाणून घेण्यात आली असता पार्टी नंबर १ यांनी सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे शिमगा सण 
साजरा करण्यात यावा असे मत मांडले व पार्टी २ यांनी ज्या दिवशी पहिल्या गावकऱ्याकडे पालखी जाईल त्या दिवशी तेथील सर्व गावकऱ्यांची घरे 
घ्यावीत अन्यथा मंदिरा मध्ये पालखी ठेवावी व दर्शन घ्यावे असे मत मांडले होते . 

दोन्ही पार्टी यांना सन २०१० चे सिव्हील सूट नं . ३९ / २०१० चे सन २०१०, २०११, २०१२ चे मा . कोर्ट निकाल नंतर ते आजपावेतो सन २०१५ 
रोजी पर्यंत सध्यःस्थितीची कोर्टातील कागदपत्र व अन्य कागदपत्र हजर करण्याबाबत लेखी पत्र देण्यात आले होते व दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१५ 
रोजी पर्यंत सदर कागदपत्र हजर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. सदर दोन्ही पार्टी यांनी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोणत्याही प्रकारे 
कागदपत्र हजर केलेली नाहीत . 

वरून पार्टी नंबर २ कुणबी समाजाचेवतीने बाजू मांडण्यासाठी ग्रामस्थ यांना दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मा . उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी कार्यालय, चिपळूण येथे बैठकी करीता बोलविण्यात आले असता त्यांना सिव्हील सूट नं . ३९ / २०१० चे मा. कोर्टाचे सन २००५ चे 
समझोत्याप्रमाणे शिमगा सण साजरा करण्याबाबत आदेशीत केलेले आहे . व त्यानंतर सन २०११ ला सदर आदेश कायम ठेवले व सन २०१२ ला 
मा . कोर्टाने सूट नं . ३९ / २०१० या केसचा निकाल लागेपर्यंत सन २०१० चा आदेश कायम राहील असे आदेशीत केलेले आहे. सदर बाबत पार्टी नंबर 
२ याना तात्काळ कोर्टाचे सन २०१२ नंतरचे सध्यःस्थितीतील कामकाज कागदपत्र हजर करण्याबाबत कळविले असता कुणबी समाजाने दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०१५ रोजी पर्यंत 

मुदत 

मागितली होती. सदर दिवशी कागदपत्र हजर करण्याचे बैठकीत कळविले होते . 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांची अलोरे शिरगाव पोलीस ठाण्यात बैठक घेतली. सदर बैठकीस पार्टी नंबर 
१ मराठा समाज यांनी सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे व मा . कोर्टाचे सन २०१० चे आदेशाप्रमाणे शिमगा सण साजरा करण्याची परवानगी मागितली. 
पार्टी नंबर २ कुणबी समाज यांनी सन २००५ चा समझोता आम्हास मान्य नसून सदर प्रमाणे शिमगा सण साजरा होऊ नये असे म्हणने आहे. आम्ही 
दोन्ही पार्टीतील लोकाना समजावून सामंजस्यपणाने शिमगा सण साजरा करण्याबाबत कळविले परंतु दोन्ही पाया॑ या एकमेकाच्या मताशी ठाम 
राहील्या होत्या . 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

एकंदर मौजे नांदिवसे गावचेशिमगा सणाबाबत पार्टी नंबर १ यांनी रत्नागिरी सिव्हील कोर्टात दावा नंबर ३ ९/ २०१० हा दाखल केला असून 
सदर दाव्यात मा . कोर्टाने सन २००५ चे सर्वानुमते तडजोडनाम्याप्रमाणे शिमगा सण साजरा करण्यात यावा असा आदेश केलेला आहे . सन २०११ 
साली मा . कोर्टाने सदर आदेश कायम ठेवले व सन २०१२ साली मा . कोर्टाने सदर दाव्याचानिकाल लागेपर्यंत सन २०१० साली दिलेले आदेश कायम 
केलेले आहेत. तरी सदर मा . कोर्टाचे आदेशाप्रमाणे शिमगा सण साजरा करू देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असून मा . कोर्टाचे आदेशाचेपालन केले 
नाहीतर कोर्टाचे आदेशाचा अवमान केला असे होऊन कोर्टात याचीकेस सामोरे जावे लागेल. म्हणून मा . कार्यकारी दंडाधिकारी सो ., चिपळूण यांचे 
कोर्टात इकडील जावक क्र . ७९९ / २०१६ दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये श्री जानाई , वाघजाई मंदीर परिसर व श्री. स्वयंभु शंकर मंदिर 
परिसराचे सभोवताली परिसरात दिनांक ५ मार्च २०१५ रोजी १६-०० ते दिनांक २१ मार्च २०१५ रोजी २४-०० वा . पर्यंत कोणी शिमगा सण साजरा 
करण्यास विरोध करु नये म्हणून पार्टी नं . १ मराठा समाज व पार्टी नं . २ कुणबी समाज व ट्रस्टी त्यांचे अनुयायी व अन्य सर्व जनतेस सीआरपीसी 
१४४ प्रमाणे मनाई आदेश जारी करण्याबाबत अहवाल सादर करण्यात आला होता. 

सदर अहवाल वरून मा. कार्यकारी दंडाधिकारी साो., चिपळूण यांनी दिनांक ४ मार्च २०१५ रोजी वरीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी केलेला आहे. 
सन २०१६ 

सन २०१६ साली होणारे शिमगा सणाचे अनुषंगाने पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांना चर्चे करीता पोलीस ठाण्यात दिनांक ६ मार्च २०१६ रोजी 
बोलावून बैठक घेतली असता पार्टी नंबर १ यांनी सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे शिमगा सण साजरा करण्यात यावा असे मत मांडले, सदर वेळी 
पार्टी नंबर २ ही बैठकीसाठी पोलीस ठाण्यात हजर राहीलेली नव्हती. त्यामुळे कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. 

दिनांक १२ मार्च २०१६ रोजी पोलीस ठाण्यात मा . उप विभागीय पोलीस अधिकारी साो ., चिपळूण यांचे समवेत बैठक आयोजित केली असता 
बैठकीत पार्टी नंबर १ यांनी आम्हास सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे व कोर्ट आदेशाप्रमाणे शिमगा सण साजरा करण्याची मंजुरी मिळावी असे मत 
मांडले तरी पार्टी नंबर २ यांनी आम्हास सन २००५ समझोता मान्य नसून आमच्या मागील मागण्याप्रमाणे शिमगा सण साजरा करण्याची परवानगी 
मिळावी असे मत मांडले व लेखी स्वरुपात अर्ज सादर केला. त्यावरून आम्ही दोन्ही पार्टीना समझोता करण्यासाठी पर्याय म्हणून कोर्ट वाद पूर्ण 
होईपर्यंत मूळ देवस्थान यात काही फेरफार न करता दोन्ही पार्टी यांनी तूर्तास दोन पालख्या कराव्यात व शिमगा सण साजरा करावा असे मत मांडले 
असता त्यास पार्टी नंबर १ यांनी मान्यता दिली नाही व पार्टी नंबर २ यांनी सदर वरील प्रस्तावाप्रमाणे शिमगा सण साजरा करण्यास सहमती दर्शविली 
परंतु पार्टी नंबर १ याना वरील प्रस्ताव मान्य नसल्याने कोणताही समझोता झालेला नाही. 

तरी एकंदरीत मौजे नांदिवसे गावाची भौगोलीक परिस्थिती पाहता संपूर्ण परिसर हा अतिदुर्गम व डोंगराळ भागाचा डोंगर कपाडीचा चढ 
उताराचा आहे. आगामी सन २०१६ शिमगा सणात पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ चे ग्रामस्थामध्ये मानपान व मागील वादविवादाचे कारणावरून मतभेद 
होऊन कायदा व सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच पार्टी नंबर २ यांचा सन २००५ ते सर्वानुमते तडजोड मानण्यास 
विरोध असल्याने दोन्ही पार्टीतील लोकांमध्ये वाद होऊन गंभीर स्वरुपाचा दखलपात्र गुन्हा घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन 
सार्वजनिक शांतता व स्वास्थ्य धोक्यात येण्याची शक्यतानिर्माण झालेली आहे. तरी सार्वजनिक शांततेस बाधा पोहोचू नये व कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधीत राहावी म्हणून अलोरे शिरगाव पोलीस ठाणे जावक क्र . १०१४/२०१६ दिनांक १२ मार्च २०१६ अन्वये श्रीजानाई , वाघजाई मंदीर परिसर व 
श्री स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली परिसरात दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी १६-०० ते दिनांक ८ एप्रिल २०१६ रोजी २४-०० वा. पर्यंत 
कोणीशिमगा सण साजरा करण्यास विरोध करु नयेम्हणून पार्टी नंबर १ मराठा समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज व ट्रस्टी त्यांचे अनुयायी व 
अन्य सर्व जनतेस सीआरपीसी १४४ प्रमाणे मनाई आदेश जारी करण्यात आला होता. 
सन २०१७ 

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मौजे नांदिवसे येथील श्रीस्वयंभु शंकर मंदिरामध्ये महाशिवरात्री सण साजरा करण्यात आला. महाशिवरात्री 
सणानिमित्त गेली ४ वर्षापासून श्रीजानाई, वाघजाई मंदीरामधून पार्टी नंबर १ मराठा समाज हे पालखी सजवून श्रीस्वयंभु शंकर मंदिरामध्ये आणतात 
व त्या ठिकाणी पालखीची पूजा करण्यात येते. परंतु दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी महाशिवरात्रीला सदरची पालखी ही पार्टी नंबर १ मराठा 
समाजाकडून काढण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर ठिकाणी पार्टीनंबर १ व पार्टी नंबर २ तसेच गावामध्ये तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालेले होते . 

सदर अनुषंगाने नांदिवसे गावामध्ये सन २०१७ चा शिमगा सण शांततेत साजरा करण्यासाठी मौजे नांदिवसे गावातील पार्टी नंबर १ मराठा 
समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज यांची दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सकाळी १०-०० वा . अलोरे शिरगाव पोलीस ठाणे येथे बैठक 
आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये नांदिवसे गावातील दोन्ही पाटींना आपापली मते मांडण्याची संधी दिली , पार्टी नंबर १ मराठा 
समाजाने सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणे म्हणजेच पहिल्या दिवशी पालखी सजवून मंदीरामध्ये ठेऊन प्रथम मानकरी आहेत ते पालीखीचे पूजन 
करतील व त्यानंतर सर्व लोक तेथे पालखीचे दर्शन घेतील. दुसऱ्या दिवशी पालखी प्रथम ३ मानकरी आहेत त्यांचे घरी जाईल. तिसऱ्या दिवशी 
मानकरी यांचे नातेवाईक यांचेकडे जाईल . चौथ्या दिवशी पालखी मानकरी यांची भावकीमध्ये पालखी जाईल. पाचव्या दिवसानंतर पालखी ही इतर 
सर्व लोकांचे घरी जाईल असे मत मांडले. त्यानंतर पार्टी नंबर २ कुणबी समाजाने सन २००५ चे समझोत्याप्रमाणेशिमगा सण साजरा करण्यास 
मान्यता दिली नाही . त्यांचे मते पहिल्या दिवशी पालखी मंदीरामध्ये सजविण्यात यावी. त्या ठिकाणी होम लावून प्रथम ३ मानकरी आहेत ते पालखीची 
पूजा करतील त्यानंतर सर्व लोकांनी त्या ठिकाणी दर्शन घ्यावे. दुसऱ्या दिवासापासून पालखी वाडीवाडीतून फिरते . दुसऱ्या दिवशी पालखी ज्या 
वाडीमध्ये जाईल . त्या ठिकाणी राहणारे सर्व जाती धर्माच्या लोकांचे घरी पालखी जाईल . त्या वाडीतील सर्व लोक त्या पालखीची पूजा करतील असे 
पुढील सर्व दिवस कार्यक्रम चालेल असे मत पार्टी नंबर २ यांनी मांडले . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

सदर बैठकीमध्ये दोन्ही पार्टीमध्ये एकमत करण्यास प्रयत्न केला. पंरतु दोन्ही पार्टी या आपआपल्या मताशी ठाम आहेत . त्यानंतर आम्ही 
दोन्ही पार्टीना शिमगा सण साजरा करण्यासाठी दोन पर्याय ठेवले . 
पर्याय नं . १ 

पहिल्या दिवशी पालखी मंदीरामध्ये सजवून प्रथम ३ मानकरी पालखीची पुजा करतील त्यानंतर सर्व लोक पालखीची पुजा करतील. दुसऱ्या 
दिवशी पालखीही ही फक्त जे ३ मानकरी आहेत . त्यांचे घरी जाईल त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी पालखी ज्या वाडीमध्ये जाईल . त्याठिकाणी राहणारे 
सर्व लोकांचे घरी पालखी जाईल. असा पुढील सर्व दिवस कार्यक्रम चालेल. 
पर्याय नं . २ 

मौजे नांदिवसे गावामध्ये शिमगा सणामध्ये सजविण्यात येणारी पालखी व देवाची रुपे आहेत ती रुपे किंवा पालखी न सजवता 
पार्टी नंबर १ मराठा यांनी त्यांची वेगळी पालखी व रुपे सजवून त्यांनी त्यांचे पद्धतीने शिमगा सण साजरा करावा. तसेच पार्टी नंबर २ कुणबी समाज 
यांनी त्यांची वेगळी पालखी व रुपे सजवून त्यांनी त्याचे पद्धतीने शिमगा सण साजरा करावा. असा दोन्ही पार्टीनी आपआपले पद्धतीने शिमगा सण 
साजरा करावा असे सदर पार्टीसमारे पर्याय ठेवण्यात आले होते . 

परंतु, वरीलप्रमाणे पर्याय नं .१ हा पार्टी नंबर १ मराठा समाज यानी मान्य केला पंरतु पार्टी नंबर २ कुणबी समाज यांना सदरचा पर्याय मान्य 
नाही . त्याचप्रमाणे पर्याय नं . २ हा दोन्ही पार्टीना मान्य नाही. त्यामुळे शिमगा सण साजरा करण्यावर दोन्ही समाजामध्ये एकमत झाले नाही. 

तरी एकंदरीत मौजे नांदिवसे गावाची भौगोलीक परिस्थिती पहता संपूर्ण परिसर हा अतिदुर्गम व डोंगराळ भागाचा डोंगर कपाडीचा 
चढ - उताराचा आहे. आगामी सन २०१७ शिमगा सणात पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ चे ग्रामस्थामध्ये मानपन व मागिल वादविवादाचे कारणावरून 
मतभेद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच पार्टी नंबर २ यांचा सन २००५ चे सर्वानुमते 
तडजोड मानन्यास विरोध असल्याने दोन्ही पार्टीतील लोकांमध्ये वाद होऊन गंभीर स्वरुपाचा दखलपात्र गुन्हा घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होऊन सार्वजनिक शांतता व स्वास्थता धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. तरी सार्वजनिक शांततेस बाधा पाहोचू नये व कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधीत राहावी म्हणून अलोरे शिरगाव पोलीस ठाणे जावक क्र . ८६/२०१६ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये श्री . जानाई, 
वाघजाई मंदीर परिसर व श्री. स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली परिसरात दिनांक ११ मार्च २०१७ रोजी १६-०० ते दिनांक २१ मार्च २०१७ 
रोजी २४-०० वाजेपर्यंतचे कालावधीत कोणी शिमगा सण साजरा करण्यास विरोध करू नये म्हणून पार्टी नंबर १ मराठी समाज व पार्टी नंबर २ 
कुणबी समाज व ट्रस्टी त्यांचे अनुयायी व अन्य सर्व जनतेस सीआरपीसी १४४ प्रमाणे मनाई आदेश जारी करण्यात आला होता . 
सन २०१८ 

सन २०१८ साली होणारे शिमगा सणाचे अनुषंगाने पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांना चर्चेकरीता उप विभागीय पोलीस अधिकारी, चिपळूण 
यांचे कार्यालयात, उप विभागीय पोलीस अधिकारी , चिपळूण यांच्या मार्गदर्शनाखाली व पोलीस निरीक्षक , अलोरे शिरगाव, पोलीस ठाणे यांचे 
उपस्थितीत नांदिवसे गावातील पार्टी नंबर १ मराठी समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज या दोन्ही समाजातील आसामींसोबत दिनांक १६ ऑगस्ट 
२०१७ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये पार्टी नंबर १ मराठा समाज यांनी पूर्वी प्रमाणे पहिल्या दिवशी पालखी सजवून 
मंदीरामध्ये ठेवावी त्यानंतर तेथे सर्व समाजाचे लोक पालखीचे दर्शन घेतात . त्यानंतर दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशी अनुक्रमे मराठा समाजातील 
मानकरी , नातेवाईक , शेजारी यांचे घरी दर्शनासाठी पालखी जाईल व तिथून पुढे पार्टी नंबर २ कुणबी समाज पालखी दर्शनासाठी घेऊन जाऊ शकता. 
असे मत पार्टी नंबर १ यांनी मांडले . 

पार्टी नंबर १ यांच्या मताशी पार्टी नंबर २ सहमत नाही. पार्टी नंबर २ यांचे मते पहिल्या दिवशी पालखी सजवून मंदीरामध्ये ठेवावी त्यानंतर 
पुढचेदिवस पालखी वाडीवाडीमध्ये दर्शनासाठी फिरते, पालखी ज्या वाडीत जाईल त्या वाडीतील सर्व जातीचे लोकांचे घरामध्ये दर्शनासाठी पालखी 
जावी. ज्याठिकाणी प्रथम मानकरी यांचे घरी व त्यानंतर इतर घरे पालखी फिरली तरी पार्टी नंबर २ यांची हरकत राहणार नाही. असे मत पार्टी नंबर 
२ यांनी मांडले. सदर बैठकीमध्ये उप विभागीय पोलीस अधिकारी, चिपळूण यांनी दोन्ही समाजाच्या वेगवेगळ्या पालख्या काढून शिमगा सण साजरा 
करण्याबाबत पर्याय सांगितला. परंतु सदरचा पर्याय दोन्ही पार्टीना मान्य नाही. त्यामुळे सदर बैठकीत कोणत्याही प्रकारचानिर्णय झालेला नाही असे 
पोलीसांच्या अहवालात नमूद आहे. 

त्यानंतर दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आगामी शिमगा सणाचे अनुषंगाने यातील दोन्ही पाटींची बैठक आयोजीत केली. सदर बैठकीमध्ये 
दोन्ही पार्टीनी वरीलप्रमाणे मते मांडली. सदर बैठकीमध्ये दोन्ही पार्टी यांचे एकमत झालेले नाही . दोन्ही पार्टीतील लोकांना समजावून सामंजस्याने 
शिमगा सण साजरा करणेबाबत सांगण्याचा प्रयत्न केला परंतु दोन्ही पाटा एकमेकांचे मताशी ठाम आहेत . 

सदर विषयी कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण कार्यालयात दिनांक १८ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे नांदिवसे गावातील पार्टी नंबर १ मराठा 
समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज यांची पोलीस निरीक्षक , अलोरे शिरगाव पोलीस ठाणे यांचे उपस्थितीत बैठक आयोजीत केली. सदर बैठकीत 
दोन्ही पार्थ्यांना आपली मते मांडण्याची संधी दिली. त्याप्रमाणे पार्टी नंबर १ यांनी जुनी पालखी व पालखीत लावण्यात येणारी देवाची रुपे ही 
कायमस्वरुपी जतन करून ठेवू व पार्टी नंबर १ मराठा समाज यांनी त्यांचे पद्धतीने व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज यांनी त्यांचे पद्धतीने शिमगा सण 
साजरा करावा असे लेखी म्हणणे सादर केले. 

पार्टी नंबर १ च्या मताशी पार्टी नंबर २ सहमत नाही . पार्टी नंबर २ चे मते सदर विषयीची केस कोर्ट पेंडीग आहे. त्यामुळे जोपर्यंत मंदीराची 
मालकी हक्क सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वातंत्र पालखी काढणार नाही . पार्टी नंबर १ यांना स्वतंत्र पालखी काढून शिमगा सण साजरा करण्यास 
आमची हरकत नाही. परंतु नविन पालखी ही मंदीरामध्ये किंवा मंदीराचे सानेवरती ठेवण्यास आमची हरकत आहे. त्यांनी नवीन पालखी त्यांचे 
मालकीचेमंदीरामध्ये ठेवावी. त्यामुळे दोन्ही पार्टीमध्ये एकमत झाले नाही. 


४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २-८, २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 
त्यानंतर कार्यकारी दंडाधिकारी चिपळूण यांनी दोन्ही पाट्र्यांना पर्याय म्हणून पहिल्या दिवशी पूर्वीची पालखी व रुपे सजवून 

मंदीरामध्ये 
दर्शनासाठी ठेवावी. त्यानंतर दोन्ही पाऱ्यांनी त्यांच्या त्यांच्या नवीन स्वतंत्र पालख्या तयार करून सानवरती ठेवाव्या. त्यानंतर दोन्ही पार्थ्यांनी त्यांच्या 
त्यांच्या परंपरेनुसार पालखी दर्शनासाठी वाडीवाडीत फिरवावी. या पर्यायावर दोन्ही पाट्र्त्यांनी चर्चा करून परत दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी 
कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांचे कार्यालयात आयोजीत करण्यात आलेली होती. परंतु वरीलप्रमाणे दिलेल्या पर्यायावर दोन्ही पार्थ्यांमध्ये 
सहमत झालेले नाही . 

दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मा . उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग चिपळूण यांचे कार्यालयात मौजे नांदिवसे गावातील पार्टी नंबर १ 
मराठा समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज यांची कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांचे उपस्थितीत बैठक आयोजीत केली. सदर मिटींगकरिता 
पोलीस निरीक्षक स्वतः हजर होते. सदर बैठकीत दोन्ही पार्थ्यांना आपली मते मांडण्याची संधी दिली. परंतु सदर बैठकीत शिमगा सण शांततेत 
साजरा करण्यावर दोन्ही पायऱ्यांमध्ये एकमत झालेले नाही . 

आगामी सन २०१८ मध्ये मौजे नांदिवसे येथेशिमगा सणात पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ चे ग्रामस्थांमध्ये मानपान व मागील वादविवादाचे 
कारणावरून मतभेद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच पार्टी नंबर २ यांना स्वातंत्र पालखीचा 
प्रस्ताव मान्य नाही. तसेच कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांनी सुचवले वरील पयार्याप्रमाणे पार्टी नंबर २ यांना मान्य नाहीत . त्यामुळे दोन्ही 
पार्टीतील लोकांमध्ये सदर कारणावरून वाद होऊन गंभीर स्वरुपाचा दखलपात्र गुन्हा घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सार्वजनिक 
शांतता व स्वास्थता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. तरी सर्व सार्वजनिक शांततेस बाधा पोहोचू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहावी 
म्हणून मौजे नांदिवसे गावातील श्री . जानाई , वाघजाई मंदिर परिसर व श्री . स्वयंभु शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली परिसरात दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजी १६-०० ते दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजी २४-०० वा . पर्यंत कोणी शिमगा सण साजरा करण्यास विरोध करू नये म्हणून पार्टी नंबर १ 
मराठा समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज व ट्रस्टी त्यांचे अनुयायी व अन्य सर्व जनतेस सीआरपीसी १४४ प्रमाणे मनाई आदेश निघणेस विनंती 
आहे . असा अहवाल पोलीस निरीक्षक , अलोरे शिरगाव पोलीस ठाणे यांनी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिला. 

पोलीसांच्या अहवालांच्या अनुषंगाने दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १६-०० ते १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी २४-०० वा. पर्यंत या कालावधीत 
मौजे नांदिवसे गावातील श्री . जानाई, वाघजाई मंदिर परिसर व श्री . स्वयंभु शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली मनाई आदेश का जारी करू नये ? 
याबाबत आपले म्हणणे सादर करणेकामी उभय असामिंना नोटीस बजावणेत येऊन सुनावणी या न्यायालयात दिनांक २३ फेब्रुवरी २०१८ रोजी दुपारी 
३-०० वाजता निश्चित करण्यात आली. 

सदर सुनावणीचे वेळी पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ चे असामी उपस्थित होते . पार्टी नंबर १ यांनी लेखी म्हणणे सादर केले तसेच पार्टी नंबर 
२ व श्री . स्वयंभु शंकर मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट मंडळातर्फे लेखी म्हणणे सादर केले . 

पार्टी नंबर १ यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये असे नमूद केलेले आहे की , नांदिवसे गावातील श्री . जानाई, वाघजाई, श्री . स्वयंभु शंकर 
श्री . कालभैरव मंदिर या मंदिरातील वर्षाला येणाऱ्या धार्मिक विधी आनंदाने पार पाडल्या जातात. व ही मंदिरे प्रत्येकासाठी दर्शनासाठी खुली 
असतात . परंतु होळी, शिमगा उत्सव ह्या धार्मिक सणा दरम्यान पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांच्यात वाद निर्माण होतो . म्हणून आम्ही सर्वशिंदे 
कुटुंबिय यांचेवतीने सन्मया तोडगा काढलेला आहे. तो खालीलप्रमाणे असेल. 

विद्यमान वादग्रस्त पालखी व पालखीत लावण्यात येणारी देवस्थानांची रुपे ही कायमस्वरुपी पुरातन जतन म्हणून ठेवण्यात येतील. वादग्रस्त 
पालखी देवस्थानची रुपे कोणत्याही उत्सवासाठी, मंदिरात कोणत्याही गटाने तिचा वापर करू नये. तसेच शिंदे कुटुंबीय व पार्टी नंबर २ यांच्यातील 
विविध न्यायालयामध्ये सुरू असलेले निरनिराळे खटले उभय पक्षकारांनी विनाअट मागे घ्यावे. पालखी व पुरातन पालखीत लावण्यात येणारी 
पुरातन रुपी ही कोणत्याही एका पार्टीने न वापरता पुरातन म्हणून तसेच जतन करण्यात येतील. पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांनी वेगवेगळी पालखी 
व पालखीत लावण्यात येणारी रुपे स्वतंत्र तयार करून स्वतंत्र शिमगा उत्सव साजरा करावा . अशा प्रकारे पार्टी नंबर १ यांनी त्यांचेम्हणणे सादर 


केले. 


पार्टी नंबर २ यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये असे नमूद केलेले आहे की , पार्टी नंबर १ श्री . शिंदे कुटुंबियांनी आपणाकडे दिनांक 
४ जानेवारी २०१८ चे अर्जाने स्वतंत्रपणे शिमगा उत्सव साजरा करणेस संमती मागितली असून दुसरी खाजगी पालखी करण्याचे सुतोवाच केले 
आहे. हे पहाता शिंदे मंडळीना सार्वजनिक देवस्थान सार्वजनिक शिमगा उत्सवात स्वारस्य उरलेले नाही. त्यांनी त्याचे स्वतंत्र पालखी करून शिमगा 
उत्सव साजरा करावा त्यास आमची हरकत नाही. आणि म्हणूनच श्री . स्वयंभु शंकर मंदिर सार्वजिक ट्रस्ट मंडळीचेनियंत्रणाखाली यावर्षी २०१८ चे 
शिमगा उत्सव साजरा करणेस परवानगी मिळावी म्हणून यावर्षी २०१८ चा शिमगा उत्सव कसा साजरा व्हावा याबाबत पार्टी नंबर २ यांनी खालील 
मते मांडली . 

१. श्री , स्वयंभु शंकर मंदिर देवस्थांनचा होम दिनांक १ मार्च २०१८ रोजी रात्रौ १२-०० वाजता होम लावणे त्या न्यासाचे अध्यक्षाचे हस्त 
लावला जाईल . 

२. श्री . जानाई वाघजाई मंदिर होम दिनांक २ मार्च २०१८ रोजी सकाळी ८-०० वाजता लावणे, देवस्थांनचे पुजारी होम लावतील. सायंकाळी 
४-०० वाजता पालखी सजवणे. 

३. श्री . भैरी चंडकाई मंदिर होम दिनांक २ मार्च २०१८ रोजी सकाळी ९ -०० वाजता होम लावणे, मंदीराचे पुजारी होम लावतील. 

४. दिनांक २ मार्च २०१८ सकाळी ११-०० वाजता श्री . स्वयंभु शंकर मंदिर देवस्थान साण भरेल . दुपारी २-०० वाजता श्री . जानाई , वाघजाई 
मंदीराची साण भरेल व त्यानंतर ग्रामस्थ पालखीचे दर्शन घेतील . 


. 


४८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८, २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 

वरीलप्रमाणे मा . हायकोर्टाने श्री . स्वयंभु शंकर मंदिर सार्वजनिक ट्रस्टची नियमावली दिनांक २० जानेवारी २०१८ रोजीच्या आदेशाने 
नियमावली मंजूर केले आहे. त्यामुळे ट्रस्ट मंडळाला सार्वजनिक शिमगा उत्सव साजरा करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झालेला आहे. तसेच 
पार्टी नंबर २ हे शिमगा उत्सव शांततेने साजरा करण्यास तयार आहेत असे त्यांनी लेखी म्हणणे सादर केले . 

सन २०१८ साली होणारे शिमगा सणाचे अनुषंगाने पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांना चर्चेकरिता उप विभागीय पोलीस अधिकारी, चिपळूण 
यांचे कार्यालयात उप विभागीय पोलीस अधिकारी, चिपळूण यांच्या मार्गदर्शनाखाली व पोलीस निरीक्षक , अलोरे शिरगाव, पोलीस ठाणे यांचे 
उपस्थीत नांदिवसे गावातील पार्टी नंबर १ मराठा समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज या दोन्ही समाजातील आसामींसोबत दिनांक १६ ऑगस्ट 
२०१७ रोजी बैठक आयोजीत करण्यात आली होती . तसेच मा . उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग चिपळूण यांचे कार्यालयात मौजे नांदिवसे 
गावातील पार्टी नंबर १ मराठा समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज यांची कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांचे उपस्थितीत बैठक आयोजीत केली 
होती. परंतु सदर बैठकीत शिमगा सण शांततेत साजरा करण्यावर दोन्ही पाट्र्त्यांमध्ये एकमत झालेले नाही . 

वरील दोन्ही पार्टी सोबत स्थानिक पोलीस अधिकारी तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी यांनी चर्चा केली परंतु दोन्ही पार्टीमध्ये एकमत 
झालेले नाही . उभय आसामीचे वतीने करण्यात आलेले लेखी म्हणणे कागदपत्र अवलोकनात घेण्यात आले. पार्टी नंबर १ यांनी दिलेले लेखी 
म्हणण्यातील पर्याय व पार्टी नं . २ यांनी दलेल्या लेखी म्हणण्यातील पर्यायावर दोन्ही पार्टीत एकमत झालेले नाही ते आपआपल्या मतावर ठाम 

आहेत असे त्यांच्या लेखी म्हणण्यावरून दिसून येते, एकंदरीत उभय असामीचे लेखी म्हणणे व कागदपत्र पहाता असे दिसून येते की , पोलीस 
निरीक्षक , पोलीस ठाणे अलोरे शिरगाव यांनी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ चे अहवालाने मौजे नांदिवसे गावी तसेच श्री . जानाई, वाघजाई मंदीर परिसर 
व श्री स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभावताली परिसरात दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १६-०० ते दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजी २४-०० वा . 
पर्यंत कोणी शिमगा सण साजरा करण्यास विरोध करू नये म्हणून पार्टी नंबर १ मराठा समाज व पार्टी नंबर २ कुणबी समाज व ट्रस्टी त्यांचे अनुयायी 
व अन्य सर्व जनतेस सीआरपीसी १४४ प्रमाणे मनाई आदेश काढावा अशी केलेली विनंती योग्य आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वस्तुस्थितीवर पार्टी नंबर १ व पार्टी नंबर २ यांचेशिमगा सण साजरा करण्याचे वेळी शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता 
असल्याने त्याकरिता तातडीची उपाययोजना करणे आवश्यक आहे असे पोलीस निरीक्षक , अलोरे -शिरगाव यांचा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजीच्या अहवालाशी मी सहमत आहे आणि तशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी जीवन भगवंत देसाई कार्यकारी दंडाधिकारी चिपळूण मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २० अन्वये मिळालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


आदेश 
१. दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १६-०० ते दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजी २४-०० वा . वाजेपर्यंतचे कालावधी मौजे नांदिवसे गावातील 
श्री . जानाई वाघजाई मंदिर परिसर व श्री . स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ 
अन्वये बंदी आदेश लागू करण्यात येत आहे. 

२. वरील दोन्ही पार्टीतील असामी अगर त्यांचे वतीने अथवा त्यांचेप्रोत्साहाने कोणीही मौजे नांदिवसे गावी तसेच श्री . जानाई, वाघजाई मंदिर 
परिसर व श्री . स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली परिसरात शिमगा सण कार्यक्रमाकरिता भाग घेऊ नये व प्रवेश करू नये तसेच शांतता भंग 
होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये. 

३. हा आदेश दोन्ही पार्टीचे लोकांवर वरील कालावधीसाठी बंधनकारक राहील . 
४. हुकुमाविरुद्ध वर्तन करणारे असामीवर भारतीय दंड संहिता कलम १८८ अन्वये कारवाई केली जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सहीने व कोर्टाचेशिक्क्याने दिला. 

जीवन देसाई, 
कार्यकारी दंडाधिकारी , चिपळूण . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


